महाराष्ट्र य ासन 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था 


एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
धोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 


संकेतस्थळ ॥॥॥५७५://॥॥४५६॥॥००॥1.६०४॥॥ इ-पत्ता [॥४६_॥॥11051(6॥/०100.८0 


मराठीचा विकास ; महाराष्ट्राचा विकास 


नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) 


निवेदन 


महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण २०१० अंतर्गत मराठी भाषेतील प्रतिमुद्राधिकाराची (कॉपीराइटची) मुदत संपलेले 
दुर्मिळ ग्रंथ महाजालावर उपलब्ध करून द्यावे असे म्हटले आहे. त्यानुसार मराठी भाषा विभागाच्या आदेशाप्रमाणे 
(शासननिर्णय क्र. रासांधो १०१२/ प्र. क./२०१२/भाषा-३ दि. २८ मार्च २०१३) राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे असे ग्रंथ 
आणि नियतकालिके महाजाळावर उपलब्ध करून देण्याचा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. त्याच बरोबर 
प्रतिमुद्राधिकाराच्या कक्षेत येणारी काही साधनेही प्रतिमुद्राधिकारधारकांची उचित अनुमती प्राप्त झाल्यास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत करून अभ्यासकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत असतात. 
सदर प्रकल्पांतर्गत मराठी अभ्यास परिषद, पुणे ह्या संस्थेद्वारे प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या भाषा आणि जीवन 
ह्या नियतकालिकाच्या (त्रैमासिक) अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य उपलब्ध करून 
देण्यासंदर्भात उपरोक्त संस्थेला आवाहनपर विनंती करण्यात आली होती. 
सदर विनंती मान्य करून मराठी अभ्यास परिषदेद्वारे सदर अंक संगणकीकरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात 
आले. सदर संस्थेच्या सहकार्यामुळेच आपल्याला संगणकीय स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 
या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना लक्षात घेऊन 
त्यांचे पालन करावे. 
१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 
२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 
३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व मराठी अभ्यास परिषद, पुणे यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 
४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 
स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या सामग्रीतून व्यक्त 
होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही मत, विचारसरणी इ. यांचा 
पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व मराठी अभ्यास परिषद, पुणे यांपैकी 
कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त विभागांवर असणार नाही. 
सदर अंक केवळ अभ्यासकांच्या सोयीसाठी संगणकीय स्वरूपात उपलब्ध करण्यात येत असून अंकांतील 
सामग्रीचे (ळेखन, मांडणी, छायाचित्रे, रेखाचित्रे इ.) प्रतिमुद्राधिकार त्या त्या ळेखकांकडे अथवा प्रकाडठाकांनी त्या त्या 
वेळी केळेल्या व्यवस्थेनुसार आहेत ह्याची नोंद घेण्यात यावी. त्या सामग्रीसंदर्भातीळ कोणतेही अधिकार वा दायित्वे 
राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी भाषा विभाग किंवा महाराष्ट्र शासन ह्यांच्याकडे असणार नाहीतः 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


राठी ठांड्यासरपर्ि्पत्रका 


भाषा आण जावन 
बषे ७! अंक १ $ हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


अनुक्रम 

संपादकीय । माध्यम हिंदी-इंग्रजी / १ 
व्वित्रपट आणि नाट्यकला : दोन कलामाध्यमे | अनिल झणकर / ४ 
माझे गुरू डॉ. काटेलकर / आद्या मुंडले / १५ 
नारायण गोविंद कालेलकर । जीवनपट, ग्रंथसंपदा / १८ 
वचनवेध : दोन शब्द, दोन वाकपंप्रदाय | पंडित आवळीकर, विजया तेलंग / १९ 
भापराभ्यासवार्ता / अक्षरविन्यास / विजया देव / २२ 

( सोबत तीन आरेखने ) | 
दखल्पात्र | विकनसशील देश : विकसनविमुख्व शिक्षण / रिचर्ड फिलिप्स फाइनमॅन । ३१ 
खींद्रनाथांची मुलांना देणगी / अपर्णा झा / ३८ 
भाषानिरीक्षण / तिची भाषा / नीलिमा गुंडी / ४३ 
ज्याची त्याची प्रचीती / मराठी भाषेतील आश्चर्याचे आंबटगोड धक्के / 

इरीना ग्ल॒ट॒कोव्हा / ४५ 
साद आणि प्रतिसाद / अनुवाद-सूचीचा संकल्प : एक आवाहन / वीगा मुळे / ४८ 
सूचचनाफलक / पत्रिकेबद्दलचे वाषिक निवेदन / ४९ 
वाझययसूप्ची / मराठीतील भाषाविषयक लेखन १९८८ / ५० 
मुखपृष्ठ / शि. द. फडणीस 


प्रकाशन ! त्रेमासिक ( जानेवारी, एप्रिळ, जुळे, ऑक्टोबर ) 

संपादन-समिती £। अशोक रा. केळकर ( प्रमुख ), कत्याण काळे, अंजठी सोमण, 
द. दि. पुंडे, प्र. ना. परांजपे, मॅक्‍्सीन वर्न्यन 

संपादकीय संपर्क च परीक्षणाथे पुस्तके : ए-२ परिमल, १२३९-ए आपटे रस्ता, 
पुणे ४११ ००४ ( दूरध्वनी ५२००९) 

व्यवस्थापकीय संपक व पेक्याचा भरणा : ए-२ परिमल, १२३९-ए आपटे रस्ता, 
पुणे ४११ ००४ ( दूरध्वनी ५२००९) 

पत्रिकेची वर्गणी, परिषदेची वर्गणी, जाहिरातीचे दर : आवरणपृष्ठ तीन पहा. 

सूचना : पत्रिकेत प्रसिद्ध होणाऱ्या लेखकांच्या मतांशी संपादक किंवा परिषद सहमत 
असतीलच असे नाही. 


या अंकाच्या मुद्रणासाठी महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अंशतः अनुदान 
मिळालेले आहे. 


संपादक : अशोक रा. केळकर / प्रकाशक व मुद्रक : मराठी अभ्यास परिषदेसाठी 
विजया देव / मुद्रणस्थळ : संजीव मुद्रणालय, ४६९ सदाशिव पेठ, पुणे ४११ ०२० 


अनुक्रमणिका 


संपादकीय 
माध्यम हिंदी-इंग्रजी 


दीडेक वर्षापूर्वीची गोष्ट असेल. भोपाळला ' साहित्य आणि मानव्यविद्या ) या विषयावस्चे 
एक भारतीय स्तरावरील चर्चासत्र झाले होते. त्या चर्चासत्रात डॉ. अक्योक केळकर आणि 
डॉ. य. दि. फडके हे महाराष्ट्रातले दोन विचारवंत सहभागी झाले होते. त्या दोघांनीही 
'वर्चेच्या ओबात इतिहासा'चार्य वि. का. राजवाडे आणि मार्क्सवादी विचारवंत दि. के. 
बेडेकर यांची इतिहास-मीमांसा मांडली. ती ऐकून तिच्या मोलिकतेने उपस्थित भारतीय 
विचाखंत आश्चर्यचकित झाले. ' इतिहास-विग्रेची इतकी 'चांगळी मीमांसा साठसत्तर वर्षा- 
पूर्वीच एका भारतीय भाषेत झाली असता आम्हां इतर भारतीयांना तिचा गंधही नाही :, 
याबदल त्यांनी खेद व्यक्त केला. गुजरातमधील एक विचारत तर म्हणाळे की, “ माझे 
रिक्षण महाराष्ट्र-प्रदेशात झालं आणि तरीही मला राजवाडे-केतकरांचे विचार तर सोडाच, 
पण राजवाडे-केतकर ही नावेही माहिती नाहीत. मी स्वतःची किती बरे निभत्सना करावी १” 
साहजिकच त्या चर्चासत्रासाठी आलेल्या काही वि'चाखंतांनी केळकर-फडके यांना एक 
अत्यंत स्वाभाविक प्रश्न विचारला, “' राजवाडेसारख्यांनी आपले विन्चार इंग्रजी भाषेत न 
मांडण्यामागची त्यांची तुम्ही सांगितलेली भूमिका तो पासतंत्र्यकाल लक्षात घेता योग्यच 
वाटते. पण आज कुणी मराठी माणूस त्यांचे हे मौलिक विचार हिंदीत किंबा इंग्रजीत 
भाषांतर करून सर्व भारतीथयांपुढे का ठेवीत नाही १” 


ही सर्व कहाणी इथे अशा पद्धतीने सांगण्यामागे दोन हेतू आहित. त्यातील पहिला 
महाराष्ट्राच्या प्रतिमेशी संबंधित आहे आणि दुसरा भारतातील वेचारिक वातावरणाच्या 
स्थितिगतीशी. 

आपल्या महाराष्ट्रभूमीमध्ये अनेक 'चांगळे, थोर विचारवंत होऊन गेळे आणि आजही, 
आहेत. तथापि, त्यांचे विचारधन केवळ मराठीतच राहिल्याने महाराष्ट्राची खरीखुरी वैचारिक 
उंची महाराष्ट्राबादेरील भारतीय मंडळींना अपरिचितऱच राहिली आहे. न्या. म. गो. रानडे, 
गोपाळ कृष्ण गोखले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसारखे तुरळक अपवाद वगळता इतर 
महाराष्ट्रीय विचाखंत भारतीय स्तरावर अभावानेच ज्ञात झालेले दिसतात. रानडे, गोखले, 
आंबेडकर महाराष्ट्राबाहेर माहिती आहेत. या'चे कारण त्यांचे विन्वारधन सुरूवातीपासून 
इंग्रजीत उपलब्ध आहे, हेच आहे. गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या लेखनाचा कर्नाटकातील 
वैचारिक प्रवाहावर फार मोठा पगडा होता. याचे कारण आजच्या कर्नाटकाचा काही भाग 
तेव्हाच्या मुंबई प्रांतात होता, हे नसून गोखळे आपले विचार इंग्रजीतून मांडत हेच होय. 
गोपाळ कृष्ण गोखले याचे पहिले स्मारक महाराष्ट्रात नव्हे, तर कर्नाटक-प्रदेशात उभारले 


माध्यम हिंदी-इंग्रजी / १ 


अनुक्रमणिका 


गेले, यावरूनही गोखले-बिचाराचचा कन्नडिंगांवरील प्रभाव लक्षात यावा. म. फुले यांच्या 
वैचारिक वाड्ययासंबंधाने आज इंग्रजीत भरपूर सामग्री उपल्ब्ध होते आहे; त्यामुळे त्यांचे 
विचार महाराष्ट्रीयेतरांना प्रेरक वाटू लागले आहेत, हे आपण पाहातोच आहे. 

तथापि, महाराष्ट्रातील कित्येक जुन्या नव्या वेचारिक 'चळवळींचा महाराष्ट्राबाहेरील 
विचाखंतांना गंधही नाही, ही स्थिती खेदा'ची होय. अगदी अलिकड्ची उदाहरणे द्यायची 
झाली, तर श्री. वसंत पळशीकर, कें. हमीद दलवाई, श्री. बाबा आमटे, पूर्णिया लिहिणारे 
डॉ. अनिल अवचट, इत्यादींनी अलिकडच्या महाराष्ट्राचे जे वेचारिक प्रबोधन केलेले आहे, 
ते सर्व भारतीयांनाही तितकेच उद्‌बोधक नि प्रेरक ठरणारे नाही काय ? तथापि, हे विचार- 
धन जोपयेत हिंदी वा इंग्रजीच्या माध्यमातून इतर प्रांतात पोहोचत नाही, तोपर्यंत ते 
त्यांच्याकडून अलक्षितच राहाणार, हे उघडच आहे. 


येथेच तो दुसरा हेतूही सांगावासा वाटतो. तो म्हणजे * भारत हे एकसंघ राष्ट्र आहे 
असे आपण नुसते तोंडाने म्हणतो. परंतु भारतीय समाजाची एकत्रित गरज म्हणून सर्व 
भारतीय मिळून एखाद्या प्रश्नाबाबत आपापल्या विचारांचे आदानप्रदान करू रकतात का १ 
प्रत्येक राज्य एखादा विःचार आपल्या राज्यापुरताऱच सीमित करून मांडत, तपासत, जोपासत 
राहताना दिसते. अखिल भारतीय पातळींवर तो विचार कसा रुजेळ, कसा टिकेळ, आणि 
कसा स्वीकारला जाईल या'चा किमान अदमास तरी घेतला जातो का ? आणि मुख्य म्हणजे 
सर्व भारतीयांना समान ठरेळ, अद्या प्रश्नासंबंधाने प्रत्यक राज्याने पहिल्यापासून आणि 
स्वतंत्रपणे तोचच तो विचार करण्यात किती शक्ती खर्च होत असणार १ ( साहित्यक्षेत्रापुरते 
बोलायचे झाल्यास, आज देशीवादाची-नेटिव्हिझमची-चर्चा महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल या 
राज्यात सुरू आहे; पण एकमेकांना त्यांचा पत्ताच नाही, असे चित्र दिसते. ) 


आपण आपले विचार मातृभाषेंबरोबस्च परप्रांतीयांशी संपर्क साधता येईल, अशा हिंदी 
किंवा इंग्रजीसारख्या भाषेतून मांडू लागलो, तर त्याचे कितीतरी फायदे होतील, एक म्हणजे 
आपल्या विचाराची 'चर्वाविकित्सा थेट भारतीय पातळीवर होईल. परिणामी तो वितवार 
प्रादेशिक म्हणून सीमित न राहता भारतीय म्हणून रुजेल, वाढेल. दुसरी गोष्ट, म्हणजे 
एकाच विचाराभोवती प्रत्येक राज्याने त्याच त्या पद्धतीने घोटाळत राहण्यात, चर्चाच्िकित्सा 
करण्यात होणारा विचाखंतांच्या शक्तीचा अपव्यय टळेल. उलट, राष्ट्रीय स्तरावरील विनचार- 
मंथनास वेग येईल. राज्याराज्यांतील विचारांच्या आदानप्रदान प्रक्रियेचा वेग वाढेल. मुख्य 
म्हणजे आपण राष्ट्रीय स्तरावर टिकू शकेल, असा विचार देऊ शकतो, हे लक्षात येऊन 
त्या विचारवंताचा आत्मविश्वास वाढेल आणि ल्या त्या प्रदेशाची देशातील वैचारिक उप- 


स्थिती जाणवेळ आणि प्रतिमा उंचावेल. 


२ / भाषा भाणि जीघन ७ : १ । हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


त्यामुळेच विचाखंतांना असे सुचवावेसे वाटते, की त्यांनी आपल्या विचारांच्या अमि- 
व्यक्तीसाठी केवळ मातृभाषेच्या माध्यमावर आता संतुष्ट राहू नये. त्यांनी आपले विःचार 
फक्त मराठीत, फक्त महाराष्ट्रीयांसमोर न ठेवता ते इंग्रजी-हिंदीतून सर्व भारतीयांप्थत 
पोहोचतील हे पाहावे. इंग्रजीत, हिंदीत भाषांतर कण्याची क्षमता असणाऱ्या मंडळींनीही 
महाराष्ट्राचे नवेजुने मौलिक विचारधन सर्वदूर पसरविण्याचे कार्य जोमाने करायला हवे. 


यानेच महाराष्ट्रावरोबरच भारताचेही वैचारिक पोषग होणार आहे. 


दत्तात्रय पुंडे 


नसो ऐश्वयं या माउलीला 


आपणा सगळ्यांना हताशा कधी होते ? 
संध्या टाकसाळे (स्री माचे १९८७, प. ३) 
एकनाथांच्या मनात तेलासाठी दिलेळी किंमत स्वतःच्या सचोटीशी प्रामाणिक राहण्याची 
असल्याने ती रास्तच होती. 
शांता किर्लोस्कर ( स्त्री मार्च १९८७, प्र. ४९.) 
तिच्या शब्दांना जिवंत आईच्या पान्ह्या'चे पंख फुटले. तिच्या वाक्‍यांनी अनेक अनुभवाचे 
शामियाने सजबले. तिच्या वाक्यातल्या अर्थांची जीवनाची आंदणे कितीजणांना देऊन 
टाकली. 
यशवंत पाठक ( किर्लोस्कर मे १९८७, प्र. ७१) 
ह्यांनी संस्कृत विषय घेतल्याने उच्चारात शुद्धता ब रक्तात ल्य निर्माण झाली. 
रामकृष्ण बाक्रे ( महाराष्ट्रटाइम्स ५.७. १९८७) 
: हृस्पिटलची कॉरिडॉर म्हणजे दु खाची, वेदनेची आणि वियोगा'ची बाजारपेठ. 
( ब. पु. काळे ) ' अशी वाक्ये वाचली म्हणजे मनाचा गलबला होतो, र्डटू येते. 
वामन देशपांडे ( ललित जुळे १९८७, प. ४६) 
दोबांचे भांडण झाले. त्यानंतर त्यातील एका जखमीळा $ * ४ या बध्याने हॉस्पिटलात 
नेले. 
बातमी (महाराष्ट्र टाइम्स, १७.७. १९८७) 


सर्व नमुने यथामूल आहेत. 
प्रेषक : आ. ना. पेडणेकर, भनुपमप्रभा, भमरसी रस्ता, मालाड पश्चिम, 
मुंडे ४०००६७०. 


माध्यम हिंदी-इंग्रजी | ३ 


अनुक्रमणिका 


चित्रपट लेखमाला : लेखांक ४ 


चित्रपट आणि नाट्यकला : दोन कलामाध्यमे 
अनिल झणकर 


लेखांक ३ मध्ये (चित्रपट आणि नारस्यकला ! दोन संज्ञापनमाध्यमे, भाषा आणि जीवन 
६:४ दिवाळी १९८८ ) चित्रपट आणि नाट्यकला यांचा संज्ञापनमाध्यमे म्हणून एकत्र 
विचार केलेळा होता. या लेखात चित्रपट आणि नास्यकला यांचा कलामाध्यमे म्ह्णून 
एकत्र विचार करायचा आहे. 


क 


एखाद्या गोष्टींचा आपण जेव्हा माध्यम असा उल्लेख करतो, तेव्हा दोन गोष्टींच्यामधलं 
पद किंवा संवाहक किंवा संज्ञापनकार्याचं साधन यांपैकी कुठलातरी एखादा अर्थ आपल्याला 
अभिप्रेत असतो. उदाहरणार्थ, “वनी हा हवेच्या माध्यमातून प्रसारित होतो किंवा लोक- 
शिक्षणाकरता व्वित्रपट हे फार प्रभावी माध्यम आहे, इत्यादी, मनुष्याच्या उत्क्रांतीच्या 
ऐतिहासिक खुणा म्हणून, विविध कला आणि माध्यमे यांचा विचार इतिहासाचार्य राज- 
वाड्यांनी अनेक वर्षांपूर्वी केलेला आहे. या सर्व कठांचा आणि माध्यमांचा उगम, विकास, 
आणि परस्परसंत्रंध यांची चिकित्सा त्यांनी ' विकार-विःचार-प्रदर्रानाच्या साधनांची उत्क्रांती * 
या आपल्या उत्कृट लेखात केलेली आहे. ( राजवाडे लेखसंग्रह, साहित्य अकादमी. ) 
ध्वनी, रेखण, हावभाव आणि घन-आकरती निर्माण करण्याची क्षमता या चारगोष्टींना ते 
मूळ मनुष्याधीन साधनं मानतात. ( व्यावहारिक ) साधेपणा आणि (कलात्मक) अति- 
शायन अद्या दोनही पातळ्यांवर त्यांनी या सर्व साधनांचा विचार केलेंला आहे. व्यवहार, 
अतिशायन आणि या दोहींच्या संकराने उत्पन झालेल्या गोष्टींचा आराखडा त्यांनी पुढील- 
प्रमागे मांडला आहे. 


मूळ मनुष्याधीन साधा अतिशायन व्यवहार बहि*साधन 
साधन व्थवहार अतिशायन 

ध्वनी भाषा गान काव्य वाद्य 

रेख्व्ग अक्षर चित्रण चित्रमय ग्रंथ प्रकाश लेखन 

हावभाव अभिनय त्त्य नाटक कळसूत्री बाहुल्या 

घन आक्रती भांडी मूर्तीकण  ख्थापत्य भूमिस्चना 


४ / भाषा भाणि जीवन ७ : १ / हिंवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


मूळ साधनांपासून अज्या प्रकारे आकाराला आलेल्या प्रत्यक माध्यमाची आपली म्हणून 
एक * भाबरा ? किंवा संज्ञापनव्यवस्था असते. नाऱ्यकलेच्या बाबतीत असं दिसून येतं, की 
ह्या कलेची “ भाष्रा * ही प्रत्यक्ष प्रयोगात सादर होते. प्रत्येक नाऱ्यप्रयोगाचे सजीव आणि 
निर्जीव घटक असतात. सजीव गोष्टी म्हणजे अर्थातच नट किंवा भाषा आणि हावभाव 
ह्यांच्याद्वारे त्यांच्याकडून साकार होणारा अभिनय, तर निर्जीव गोष्टी किंबा ( राजवाड्यांच्या 
भाषेत) वहिःताधनं म्हणजे कोरा अवकादा, नेपथ्य, वेषरभूप्रा, प्रकाशयोजना आणि इतर 
तांत्रिक साधनं. 

: एका मोकळ्या जागेत एक माणूस बावरतो आहे आणि (त्याच वेळी) त्याचं हे कृत 
पाहणारा दुसरा एखादा माणूस तिथे आहे. वस, नाटक घडायला माझ्या दृटटीनं हे एवढे 
पुरेसं आहे. * हे पीटर ब्रुकचं विधान आपण मागच्या लेखात ( लेखांक २ : भाषा भागि 
जीवन ६ : ४ दिवाळी १९८८) पाहिलेलंच्च आहे. या वाक्यात त्याने नास्यसंज्ञापनासाठी 
अपरिहार्य असलेल्या कोरा अवकाश, नट आणि प्रेक्षक या तीन घटकांवर नेमकं बोट 
ठेवलेलं आहे. 

आता, नाट्यकलेची चर्चा करताना विख्यात पोलिदा नाऱ्यदिग्दरेक आणि सैद्धांतिक 
येर्झी प्रोतोवस्की काय म्हणतो, ते पाहा. 

५ नास्यकलेच्या व्याख्या अगणित प्रकारे केल्या गेलेल्या आहेत. या जंजाळातून सुटायचं 
असेळ, तर आपण त्यात भर न घालता त्याचा भार हळका केला पाहिजे, म्हणजेच नाट्य- 
कलेच्या दृष्टीने ( नाटक घडायला ) प्रथम अत्यावश्यक ते काय, हे पाहिलं याहिजे. आता 
असं पाहा. 

---नेपथ्य आणि वेष्रभूघा वगळून नाटक केलं जाऊ शकतं का! 

-- होय. 

---कथानकाची ( 101 ) संगत करणाऱ्या संगीताशिवाय नाटक होऊ शकतं का! 

-"ऱ्होय. 

---प्रकारायोजनेच्या विविध परिणामांशिवाय ते उभं राहू शकतं का? 

"अर्थातच. 

--आणि संहितेशिवाय १ 

--होय. नास्यकलेचा इतिहासही या गोष्टीला प्रमाण आहे. नाटकाच्या सर्वे घटकांमध्ये 
लिखित संहिता ही ( तुलनेने ) अगदी अलिकडची गोष्ट झाली... 

--र्‍पण नटाशिवाय नाटक घडू शकतं का? 

--माझ्या जाणीवेत तरी हा प्रकार मी पाहिलेला किंबा ऐकलेला नाही. हां, कोणी 
एखादा कळसूत्री बाहुल्यांचा उल्लेख करील, पण त्या खेळातही नट असतातच. पण 
पडद्यामागे आणि वेगळ्या प्रकास्चे. 

-- आणि प्रेक्षकांशिवाय ! 


चित्रपट भाणि नाठ्यकला : दोन कलामाध्यमे / ५ 


अनुक्रमणिका 


-र्‍माटक घडायला किमान एखादातरी माणूस प्रेक्षक म्हणून लागतोच... 

म्हणजेच, आता आपण, नाटक म्हणजे नट आणि प्रेक्षक ह्यांच्या दरम्यान जे 
प्रत्यक्षात घडतं, ते! अशी नाटकाची व्याख्या करू शकतो, तर. ” (70/76/1544 
/?००/ /7/&भ९ या पुस्तकातल्या 112 ग॥ा€8[162 15 ]र€७ 7165810९11 ह्या 


प्रकरणामधून. ) 
२ 

ग्रोतोवस्कीने उल्लेख केळेली नार्यकलेची परंपरा फास्च मोठी आणि मनोरंजक आहे. 
तिचे काही ठळक टप्पे आपल्याला लक्षात घेणे जर्रीचे आहे. पण तत्पूर्वी नास्य (019119) 
नास्यकला किंवा नास्यप्रयोग (1८१1८ ) आणि नाऱ्यसंहिता ( 0199, (७६ ) 
यांच्यांतला फरक स्पष्ट केला पाहिजे. नाट्य किंवा नाट्यमयता हा व्यवहारात किंवा कुठल्याही 
मानवी घडामोडींमधे प्रत्यक्षात येगारा अनुभव आहे. मग ती स्स्त्यावस्ची मारामारी असो 
किंवा ट्रॅकिक-जममधून वाट काढत काढत अगदी रोवटच्या क्षणी आगगाडी पकडण्याचा 
अनुभव असो अथबा झोपेत पडलेलं एखादं स्वप्न असो ! अनपेक्षितता, संघर्ष, विसंगती 
यांसारख्या गोष्टींमधून नाट्य उभं राहतं, हा प्रत्येकाचा अनुभव आहे. नाऱ्यसंहिता हीं 
लेखका'ची निर्मिती असते. तिच्याकडे एक साहित्यिकविधा म्हणूनही पाहता येतं. कारण 
नुसत्या बा'चनातून तिर्‍चा आस्वाद घेता येतो, तर नार्यप्रयोग किंवा नाटक म्हणजे स्वतःच्या 
शरीराबरोबर इतर बहिःसाधनं वापरून नटांनी प्रेक्षकांसमोर सादर केलेली घटना असते. ही 
घटना पूर्वनियोजित आणि कृत्रिम असते. 

नार्यमयंतेचा अनुभव माणसाला प्रथमतः व्यवहारात आणि नेसर्गिकरीत्या आला. 
उदाहरणार्थ, जन्म; मृत्यू, शिकार, प्राण्यांपासून स्वसंरक्षण, आपापसांतळे झगडे, स्त्रीपुरुषांना 
एकमेकांबाबत वाटणारं आकरषषेण, इत्यादी. परंतु या सर्व कार्यफलाच्या दिने जाणाऱ्या 
गोष्टी ( (85011-011/1(€0 ) होत. उक्कांतीच्या पुढच्या टप्प्यांमध्ये माणसाने या अनु- 
भबांचे नसुने ( 1100215 ) समोर ठेवून काही नाट्यमय प्रसंगांची स्वना केली. त्यांत 
मोठमोठाले उत्सव, त्यांतल्या स्पर्धा, खेळ (हारजितीचा संघर्षे) यांचा समावेश होतो. 
रोमन साम्राज्याच्या काळातल्या गुलामांच्या मरेस्तोवर होणार्‍या क्रूर झुंजींपासून ते तुलनेने 
कमी क्रूर अश्या दारासिंग-किंगकॉगच्या परी-स्टाईलपर्थत किंवा बॉविसिगपयंत आपण 
आलेलो'च आहोत. जोखीमभऱ्या शारीरिक कसस्ती, रानटी प्राण्यांबरोबस्चे व्यवहार या 
गोष्टींमधली क्रूरता काढून टाकून या नाट्यमय घटनांना कलात्मक पातळीवर आणण्याचं 
कार्य सकस या प्रकारानं केलं. ती'च गोष्ट स्पर्धात्मक क्रीडाप्रकारांबाबतही म्हणता येईल. 
आपल्या सर्वांत बलवान कोण आहे, हे ठरवण्याकरता ताकद वापरून एकमेकांची डोकी 
फोडण्यापेक्षा, जास्तीत जाळ वजन कोग उचलतो, अशांसारखी प्रमाणं लावण्यात येऊ लागली. 
म्हणजेच “ निकाली ? विजयापेक्षा प्रतीकात्मक विजयाची भाषा माणसानं आत्मसात केली. 


६ / भाषा आणि जीवनं ७ : ३ / हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


(र 


ही प्रतीकांची ' माषा * अनेक माध्यमांद्वारे विकसित होत राहिली. हा अनेक शतकांचां 
प्रवास होता. बोलीभाषेचा विकास महाकाव्य-स्वनेपर्यंत झाला. नाट्यकळेची “ भाषा ! 
संकेतवद्ध करण्याचं महत्कार्य अरिस्टॉटलळ आणि भरतमुनींनी पार पाडलं होतं. जुन्या ग्रीक 
रंगभूमीवर शोकात्म नाटकांचा पगडा होता. या शोकांतिकांमधली प्रमुख पात्रं ही नेहमीच 
उच्चभ्रू असत, बहुधा राजबराण्यांतली. ही नाटकं सादर केली जात, ती जमिनीपासून 
उंचावलेल्या एका स्तरावर. शोकांतिकांचे नायक (1०0९8 ) आणि प्रेक्षकांमध्ये कोरत 
हा दुवा होता. खरं तर त्या वेळच्या समुदायाला प्रेक्षकांपेक्षा श्रोते म्हणणं जास्त उच्ति 
ठरेल. कारण त्या काळी अभिनय म्हणजे नटांनी आपापल्या जागांवर उभे राहून आवाजाच्या 
फेकीतून आशय पोहोचवायचा. नटांच्या तोंडांवर प्रतीकात्मक मुखवटे असायचे. रंगमे'चा- 
बस्च्या पात्र-स्वनेत माणसाच्या सामाजिक जीवनातल्या दर्जाचं प्रतिबिंब दिसून येतं. मंचाच्या 
ठीक मध्यभागी मागच्या बाजूला असलेल्या प्रवेशद्वारातून ( नाटकातली ) राजबराप्यांतली 
मंडळी येत ब जात असत. प्रत्यक्ष मंचावरहीं ही पात्रे नेहमी मध्यमागीच उभी राहत असत. 
त्यांच्या थोड्या कमी दर्जाची इतर दरबारी वगेरे मंडळी हे मंचाच्या मागच्या बाजूलाच, 
पण कडेला असलेल्या प्रवेशाद्रारांमधून ये-जा करत आणि मंः्वावरही त्यांच्यांतलं व राज- 
घराण्यांतल्या माणसांमधलं अंतर कायम राही. संवादात भाग न घेणारे नट हे विंगेतून ये-जा 
करीत व रंगमंचावरदेखील विंगेजवळच उभे राहत. भाषेच्या बाबतीत आपल्या प्राचीन 
संस्कृत नाटकांमध्येही पात्रांचा कमी-अधिक दर्जा दाखवला जातो. उदाहरणार्थ, राजकुला- 
तील पुरुष, ब्राह्मण ही माणसं संस्कृतमध्ये, तर स्त्रिया, सेवकमंडळी प्राकृतात बोलत असत. 
युरोपात पंधराव्या शतकाच्या सुमारास रंगवलेले पडदे पार्शथ्वभूमीळा वापरण्याची पद्धत 
नाटकात रुळली. पुढे शोक्सपिअर्चा उदय झाला. शोक्सपिअरनं रंगभूमी आणि रोजचं 
सामाजिक जीवन यांत भेदभाव केला नाही. उलट, &11 (18 ४४०1] 15 9 ७.920 
यासारख्या विधानांमधून नाट्यकलेळा आयुष्याच्या अधिक जवळ आणलं. परंतु शेक्स- 
पिअरंच्या काळातही नाटकात वाणीवरच भर होता, असं दिसून येतं. ' हम्लेट ) मधे जे 
पोटनाटक सादर केलं जातं, त्याची सुरुवात करताना 0101020 हे पात्र म्हणते. 
जाड ठसा माझा, 
1 ७७३0 1071 01 (1826९69 
88 500॥50 10 १०० ०181186109 
२१/००९७४ १० ॥९4/॥॥॥7५४ ७911119 ! 
स्वतः हॅम्ठेटने जो नटांना उपदेश केलेला आहे, त्यातही अधिक भर हा वाणीच्या 
वापरावस्च आहे. ( ५७6०८ 112 50९९०॥, 1 ७189 ४००७ 85 1 ७1०0100106 1. 
(0 ४०७०, (01107 21/ 01 [1९ (लाष्टपल.. 3 नटांनी एकमेकांच्या समन्वयाने अभिनय 
करणे, पात्रांच्या सुनियोजित हालचाली वगेरे प्रकार अजून उद्याला आलेले नव्हते. एवढे'च 
काय, तर दिंग्द्शक हा माणूसही अस्तित्वात नव्हता. नटमंडळी आपापले व्यवहार पाहत 


चित्रपट भाणि नाठ्यकला : दोन कलामाध्यमे / ७ 


अनुक्रमणिका 


असत व स्वतःचे स्वतः निर्णय ध्यायला मुखत्यार होती. त्यांना अक्टर-मॅनेजस म्हणत. या 
परिस्थितीत जेव्हा अभिजात फरेंच नाटकांमधे ' झुंबराखाळ्च्या स्वगतापासूत ? ते ' वाका- 
वस्च्या संभाषणापयेत प्रगती झाली, तेव्हा ती एक फार क्रांतिकारी घटना समजली गेली. 
कालांतराने एकोणिसाव्या दातकात इब्सेन, चेण्वव या वास्तववादी शोळीत नाटके लिहिणाऱ्या 
नाटककारांचा जमाना आला. तेव्हा मात्र या नव्या प्रकास्च्या नाटकांना न्याय देण्यासाठी 
जुन्या साचेवंद पद्धती टाकून देऊन नवीन काही शोधणं जरुरीचं होतं. मग सर्व पात्रांचा 
समन्वित अभिनय, त्यांच्या एकमेकांच्या ताळामेळाने होणाऱ्या हालचाली, पात्रांची रंगमंचा- 
वरच्या वस्तूशी, नेपथ्याशी. असलेली नाती; प्रकारायोजना या पद्धतीनं नार्यप्रस्तुतीचा 
विचार करणं भाग झालं. म्हणजे संहितेपासून सुरुवात करून वरील सर्व गोष्टींचा सुनियोजित 
आराखडा स्वगं व त्याच्याद्वारे नाट्यप्रस्तुती करणं ह्या प्रकाराला परेंच भाषेमध्ये मीज-भॉ- 
सेन (11156-2101-50९16) अशी संज्ञा देण्यात आली. (मीज-ऑ-सेन 'चा शब्दरा 
अर्थ म्हणजे रंगभूमीवर प्रसंग उभा करणे.) आता ह्या प्रकारे नाटकाची बांधणी करण्या 
करता नाट्यदिग्शीकांची गरज निर्माग झाळी व आता नाटका'चा प्रयोग उभा कण्या'ची 
संपूर्ण जबाबदारी त्यानं उचली. ( लेखांक ३ मध्ये नाटकाच्या निर्मिती-प्रक्रियेची सविस्तर 
चर्चा आठेलीच आहे.) या सुमारास नाऱ्यकलेल्या संदर्भातले अर्वाचीन सिद्धांत काही 
लोक मांडू लागले. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला एडवडे गोडन क्रेग या माणसाने तर 
नास्यदिझशक हाच प्रयोगाचा सर्जनशीळ सर्वेसर्वा आहे आणि नट्मंडळी ही त्याच्या 
हातांतल्या बाहुल्या आहेत इतका टोकाचा सिद्धांत मांडला. त्याचप्रमाणे वास्तववादी दोलीकडे 
पाहता, कमानी रंगभूमीवस्चं नाटक हे इतकं वास्तववादी झालं पाहिजे, की जे काही मंचावर 
घडते आहे ते अशा रीतीने घडावं, की जणू काही ते एखाद्या घरात प्रत्यक्षात घडतं आहे 
आणि जिथं ते घडतं आहे त्या खोलीच्या 'चार भिंतींपैेकी एक भिंत जणू काढून टाकलेली 
आहे आणि त्या बाजूला प्रेक्क बसलेळे आहेत, अश्या प्रकारची भावना उसन्न व्हावी- 
असंही प्रतिपादन करण्यात आलं. 

एकोणिसान्या शतकाच्या उत्तरकाळापासून ते विसाव्या रातकाच्या पहिल्या दोन दराकां- 
पत हा चोथ्या अदृश्य भिंतीचा सिद्धांत चलनात राहिला आणि त्या दिदोने पुढे जाण्या'ची 
घडपड युरोपात सुरू झाली. काहीजणांनी तर उरलेल्या तीन भिंतीदेखीळ काढून टाकण्याचे 
प्रयत्न सुरू केळे. सोविएत रशियात ( १९१७ सालानंतर) मायरहोर्ड आणि त्याच्या 
शिष्यमंडळींनी अनेक प्रकारचे प्रयोग रंगमंचावर केळे. त्याच पठडीत वाढलेल्या सिगेइ 
एय्‌झनश्‍तीनने एक धाडसी प्रयोग करून पाहिला. ' गॅस-मास्कूऱ्‌ ! नावाचं नाटक १९२३- 
२४ साली त्यानं दिग्ददित केलं. हे नाटक त्यानं रंगमंचावर न घडवता संहितेनुसार ते 
जिथे घडतं, प्रत्यक्ष त्य़ा ठिकाणी म्हणजे मॉस्को गॅस फॅक्टरीत सादर केळं. पार्श्रभूमीला 
कास्वान्याची इमास्त, यंत्रे, प्रलसक्ष कामगार प्रेक्षभ अश्या सगळ्या तऱ्हेने वास्तविकतेचची 
परिसीमा गाठलेलं हे नाटक, नाटक म्हणून सपरोळ पडलं. नंतर एय्‌झनशतीननं स्वतःच या 


८ / भाषा आणि जीवन ७ : १ / हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


प्रकाराचं वणन करताना म्हटलं आहे, की कारखान्याचं खरंखुरं वातावरण आणि आमच्या 
नाटकातली काल्पनिकता यांच्चा मेळ जमलार्‍च नाही. उलट, ते वास्तव आमच्या प्रतीकात्मक 
खेळाला मारक'च ठरलं. ' नेपथ्य ! हे इतकं भारी ठरलं, की त्याने त्याच्यासमोरचा खेळ 
खाऊन टाकला. जे घडत होतं, ते प्रेक्षकांना नाटक वारेववना. यातनं एय्‌झनशतीननं जो 
निष्कष काढला, तो त्याच्याच शब्दात असा होता, “ ( आमच्या) गाडीचे तुकडे होऊन 
ती मोहून पडली आणि गाडीवान मात्र चित्रपटात जाऊन पडला. ” 

कमानी रंगभूमीच्या संदर्भात वास्तववाद कुठपर्यंत रेटता येतो, याच्या मर्यादाच एका 
प्रकारे अशा प्रयोगांद्वारे स्प्ट झाल्या. पण अनेक्र शतकांच्या प्रवासानंतर उभी राहिलेली ही 
वास्तववादी परंपरा चित्रपटाच्या मात्र भरपूर कामी आली. ग्रिफिथने नाट्यकलेपासून चित्र- 
पटा'ची नाळ कापल्यावर या परंपरेत भर घाळून ती अधिक सक्षम आणि 'च्ित्रपटजीवी 
( “1९118॥0) केली. कॅमेऱ्याने टिपलेल्या प्रतिमांची वादातीत वास्तविकता किती प्रभावी 
असते, या'चा प्रत्यय आल्यावर, नास्यकला परत आपल्या तीन मिंतींमध्येंच, पण वास्तववादी 
शेंटीहून वेगळे असे अधिक * नाटकी ? अमिव्यक्तीचे मागे शोधू लागली. बादल सरकार 
ह्याचा उल्लेख 0७90४ 598४९ 191[(]9 895 5५8४७ ' असा करतात. बेटोल्ट ब्रेख्टचं 
: एपिक थिएटर? हे या नवीन अमिव्यक्तीमधलं आद्य आणि सर्वोत्तम उदाहरण म्हणून 
दाखवता येईल. अलिकडच्या काळातली प्रमुख्ख उदाहरणं म्हणून ग्रोतोबस्कीचं ०० 
ग'॥७१॥८, रिचर्ड शोकनस्चं 0९0॥10011101181 ॥॥6812 आणि बादल सरकारांचं 
ग॥७ त ॥॥८82 यांचा उल्लेख करता येईल. अशा रीतीने सुरुवातीचा संभ्रमकाळ 
दूर झाल्यावर चित्रपट आणि नाऱ्यकला या दोघांनाही आपापली प्रतिबिंबं एकमेकांशी 
ताडून पाहता आली. यामुळे आपापल्या “ भाषांची ? भमिनताही त्यांच्या लक्षात चांगल्या 
प्रकारे आली. 


-] 


नाटकात जे काही घडतं, ते प्रेक्षकापुढे, त्याच्या खुल्या दृष्टिक्षेपात आणि सलगपणे 
घडतं. शिवाय प्रेक्षकाचं मंचापासूनचं अंतर आणि दृष्टिकोण यांत बदलही होत नाही. 
त्यामुळे घटिताची नाट्यबांधणी ( मीज-ऑ-सेन ) ही त्याच्यापुढे स्थलकालसलगता 
( 50806-(1018 0001101011 ) राखूनच सादर होते. चित्रपटाचं तसं नाही. विविध 
दृष्टिकोणांतल्या प्रकाराचित्रणाच्या सलग तुकड्यांद्वारे ( 51015 ) चित्रपटात नाट्य उलगडत 
जातं. चित्रपटात संपूर्ण घटना ही स्थळकालसलग अशी कधीच दिसत नाही, तर मधले 
बरेचसे अंश हे ग्रहीत धरलेले असतात, शिवायं ध्वनी आणि इश्य यांची फारकत करता 
येते, ती वेगळीच. त्यामुळे नाटकात ' आकृतिबंध ? असतात, तर चित्रपटात प्रतिमा. 

आता हाव मुद्दा सोदाहरण पाहू या. घाशीराम कोतवाल या नाटकातला ' जागी सारी 
रतिया ? या ठुमरीच्या वेळचा प्रवेशा किंवा हृश्य आठवा. या संपूर्ण प्रसंगात मंचाचे नटांच्या 


चित्रपट आणि नाट्यकला : दोन कलामाध्यमे / ९ 


अनुक्रमणिका 


अभिनयकक्षा आणि प्रकागयोजना यांच्याद्वारे तीन भाग केलेलें दिसतात. एकां कोपर्‍यात 
म्हणजे मंचाच्या डाव्या बाजूला आणि अगदी पुढे, गायक बैठक मारून ठुमरी म्हणतो 
आहि. मंचाच्या पुढील भागातल्या उजव्या विंगेतून व्राह्मणी प्रवेश करते आणि वाट पाहणे; 
सडा दिंपडणे, इ. गोष्टी तिच्या अभिनयातून स्पष्ट होतात. मंत्चाच्या डाव्या वाजूला मागच्या 
कोपऱ्यात पण जरा वरच्या पातळीवर ( नेपथ्यातल्या ' लेव्हल “वर ) नायकीण आपला साज- 
शृंगार उतरवते आहे. ठुमरीच्या सुरुवातीला ब्राह्मणी ही कोणाची तरी बाट पाहते आहे, है 
तिच्या आविर्भावावरून लक्षात येतं. (ठुमरीचे शब्द आहेत : जागी सारी रतियॉ, नाही 
समझत पिया. ) उघड आहे, की ती नवऱ्याची ( ब्राह्मणाची ) वाट पाहते आहे. आधीच्या 
प्रवेशात, ' बामण बावनखणीत गेले ? ही माहिती आपल्याला मिळालीच आहे. पुढे जशी 
रात्र संपून उत्तररात्रीचा प्रहर येतो, तेव्हा हीच त्राह्मणी दारात सडा शिंपायला सुरुवात करते. 
याचच सुमारास रात्रभर नाचून दमलेली नायकीण आपला साजशुंगार उतरायला सुरुवात 
करते. ठुमरी संपताना मंचाच्या डाव्या कोपऱ्यातून, मागच्या बाजूने प्रवेश करून, ' लेव्हल “- 
वरून खाली उतरून, आळोखेपिळोखे, जांभया देत त्राह्मण ' घराच्या दारापर्यंत * येतो. तिथें 
ब्राह्मणी त्याला वंदन करून, ओवाळून घरात घेते. ते दोवेही विंगेत निघून जातात. एवढा 
हा प्रवेश आहे. रंगमंचाच्या तीन कोपर्‍यांत जिथे या घटना घडत आहेत, तेवढेच भाग 
प्रकाशझोतात दिसतात. बाकी मंःचावर वहुतेक वेळ काळोख्व आहे. याप्रमाणे या प्रवेशाचा 
मीज-ऑ-सेन किंवा नाट्याची हृक्कश्राव्यस्वरूपातली बांधणी ही तीन आक्रतिबंधांमधून 
सादर होते. हे तीनही आकृतिबंध आशयाच्या बाबतीत एकमेकांशी बांधलेठे आहेत, पण 
घटिताच्या पातळींवर एकमेकांपासून विलग असे दिसतात. आता हा सर्व “ माहोल * 
( 811018९106 किंबा व्यापक अर्थाने वातावरण ) चित्रपटात सादर करायचा झाला, तर 
त्याची मांडणी ही अत्यंत वेगळ्या प्रकारे करावी ठागेळ, मग चित्रपटाची शेली कुठल्याही 
प्रकास्ची असो. तिथे हा सर्व माहोल प्रतिमांद्रारे सादर होईल. त्या द्कश्राव्य प्रतिमादेखील 
एकापाठोपाठ एक अशा क्रमानेच येतील. त्यांच्या दरम्यानन्ची स्थलकालसंक्रमणं चित्रपटात 
जास्ती तीव्रतेने जाणवतील. म्हणजेच दोन प्रतिमांच्या संयोगातून किंवा संघर्षातून तिसरंच 
परिमाण उभं राहील. म्हणजे'च नाट्यमय घटिताचं कॅमेऱ्याकरता वेगवेगळ्या शॉट्समध्ये 
पथकरण करून, संकलनाद्रारे नाट्याची हकश्राव्यस्वर्पातली जी बांधणी ( मीज-ऑ-सेन) 
चित्रपटात केळी जाईल, तिच्याद्वारे आशयनिर्मिती होईल किंवा थोडक्यात म्हणायचं, म्हणजे, 
मीज-ऑससेनमधून मोंताज उभा राहील. 

मोंताज ह्या फरेंच शब्दाचा शब्दराः अर्थ जुळवणे किंवा एकल आणणे असा होतो. हा 
शब्द चित्रपटात संकलन या अर्थीदी वापरा जातो. पग लेव कुलिशोव आणि सिगेंर 
एय्‌झनदृतीन या सोविएत दिग्दर्शीक-सेद्धांतिकांनी मोंताज ही संकल्पना चित्रपटाच्या केंद्र- 
स्थानी आहे, हा सिद्धांत फार विस्तृत प्रमाणावर आणि अनेक पातळ्यांवर मांडला. दोन 
स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या गोष्टी ( म्हणजे दोन शॉट्स किंबा वनी आणि इध्यं ) नाट्यमय 


१० / भाषा भाणि जीवन ७ : १ / हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


पद्धतीने एकत्र आणले असता ल्यांच्या संयोगातून तिसराच आडाय किंवा परिमाण उभं 
राहतं, असं त्यांच्या ह्या संकल्पनेवावत थोडक्यात सांगता येईल. कुलिशोवच्या प्रयोग- 
शाळेत केलेल्या प्रयोगांसुळे या सिद्धांताची सत्यता आणि क्षमता त्यांना पडताळून पाहता 
आलीच होती. ( लेखांक १ : चित्रपर आणि इतर कळा, तुलनात्मक विचार : भाषा 
भाणि जोवन, ६:२ उन्हाळा १९८८ मध्ये या प्रयोगांचं सविस्तर वर्णन आलेलं आहे. ) 
सारांश, आपण असं म्हणू शकतो, की नाऱ्याची स्वना नास्यकठेत स्थलकाल्सलग अशा 
मीज-ऑ-सेनमध्ये होते, तर चित्रपटात नाऱ््याची स्चना ही संकलित प्रतिमांद्रारे होते 
आणि या प्रतिमांच्या संयोगातून आणि संवर्षातून म्हणजेच मोंताजमधून आरायसूत्र 
उल्गाडत जातात. 


- 


आपल्याकडे म्हगजे हिंरी, मराठी, तसंच इतर भारतीय भाषांमधल्या चित्रपटांच्या 
दुनियेत प्रकाशित होणारे चित्रपट जर पाहिले, तर त्यांच्यांतल्या बहुतेकां'ची रसप्वना ही 
प्रकाराचित्रित नाटकांच्या जवळपास जाणारीच वाटते. ( सत्यजित्‌ राय, श्याम बेनेगल, अडूर 
गोपालकृष्णन, बिमल राय, गुरुदत्त अशांसारखी पाच-पंचवीस नावं सोडून द्यायची. ) याचं 
कारण म्हणजे आपल्या दिरदोकांनी चित्रपटातल्या मीज-ऑ- सेनचा वेगळा असा वि'चार 
केलेला नाही, हे आहे. संवादबाजीवर आणि त्या चुस्चुरीत (!) संवादांशी जणू जन्मजन्मां- 
तरीची गाठ बसल्याप्रमाणे त्या संवादांबरोबर कानठळ्या बसवणारं पाश्वसंगीत यांसारख्या 
तंत्रांवर आधारलेल्या चित्रपटांकडे पाहताना तर ही गोष्ट पदोपदी जाणवते. अशा च्वित्रपटां- 
मध्ये ज्या पद्धतीचा अभिनय केला जातो, तो पाहता रंगमंचावर काम करणे आणि कॅमेऱ्या- 
समोर काम करणे यांत फार मोठा फरक आहे, या जाणिवेचा जवळजवळ अभावच 
जाणवतो. या संदर्भात नटांचं रंगमंचावस्चं स्थान आणि कामगिरी आणि नरटांचं चित्रपटां- 
मधलं स्थान आणि कामगिरी यांची तुलना करणं जरुरीचं आहे. 

ग्रीक रंगभूमीपासून ते विसाव्या शतकापर्यंतच्या काळातल्या युरोपीय नाट्यकलेमधली 
महत्त्वाची स्थित्येतरं आपण याआधी पाहिलीच आहेत. त्याचप्रमाणे लेखांक १ व २ मध्ये, 
ल्युमिएर बंधूंपासून ते ग्रिफिथ-कुलिशोव-एय्‌झनइतीनपर्यंत, मूकचित्रपटांपासून ते ध्वनि- 
चित्रपटांपर्यनंत, कृष्णधवल प्रकाशच्ित्रणापासून ते रंगीत प्रकारचित्रगापयेत अश्या काही 
महत्त्वांच्या टप्प्यांचा उल्लेख आलेला आहे. त्याला अनुलक्षून चित्रपटातल्या अभिनयाचे 
काही ठळक टप्पे आपल्याला मांडता येतील. ग्रिफिथच्या काळापूर्वी म्हणजे सुमारे १९१ ०- 
१९१२ सालापर्यंत बहुतेक चित्रपट हे प्रकाशचित्रित नाटकांसारखेच असत. त्यांतला 
अभिनय हा नाटकासारखाच होता. म्रिफिथने अभिनयात संयतपणा, तरळू भावच्छटा 
आणल्या. पग सुमारे १९३० सालाप्यरेत चित्रपट मूक असल्याने नटांना आवाज वापस्ता 
येत नव्हता. त्यामुळे अभिनय. हा पूर्णपणे शारीरिकच होता. 'चपळीन, बस्टर कीटन 


चित्रपट भाणि नाठ्यकला : दोन कलामाथ्यमे । ११ 


अनुक्रमणिका 


यांसारख्या विद्घकांची ' स्लपस्टिक कॉमेडी *, डग्लस फेअरबँक, रुडॉल्फ व्हॅलेंटीनो यांचे 
साहसपट किंबा देमार चित्रपट अशा प्रकास्चे चित्रपट प्रामुख्याने निघत असत. जभेन 
अभिव्यक्तिवादाच्या ( 8५]125५101151) ) पठडीतल्या चित्रपटांमध्ये मात्र अभिनयाची 
वेगळीच पद्धत दिसून आली. रंगभूषा, वेष्रभूब्रा यांवावतींत उल्लेखनीय वदल, मानवी 
शरीराची यंत्रसह्दा हालचाल अशा वैशिष्ट्यांनी साकार झालेली अभिनयाची ती एक संकेत- 
बद्ध (5४112९6) अशी शेली होती. 

पुढे ब्वनिचित्रपटांच्या काळात ग्हणजे १९३० सालानंतर चित्रपटांमधळा अमिनय 
अधिक संयत, अधिक वास्तववारी झाला. माईक व कॅमेरा नटांच्या अगदी जवळ येऊ 
शकत असल्यामुळे हलक्यादा कुजबुजीपासून ते पापणीच्या लहानसहान हाल्चालीपर्यंतचे 
सर्ब तपशीळ पडद्यावर जिवंतपणे जाणवू लागले, शिवाय स्ट्ूडिओच्या अंतर्भागात वापरली 
जाणारी नाट्यमय प्रकारायोजना, पाश्वसंगीत या गोष्टींमुळे अभिनयाची परिणामकारकता 
बाढायला मदतच झाली. पॉल मुनी, स्पेन्सर ट्रेसी ह्यांच्यासारखे रोमँटिक नटांपेक्षा वेगळं 
व्यक्तिमत्त्व असलेले नट उदयाला आले. १९४७५ च्या सुमारास इटलीमध्ये नववासखववादी 
( 1८०1०91151 ) चित्रपटांच्या दिगदशकांनी तर नाटक, 'च्ित्रपट ह्यांच्याशी कुठल्याही 
तऱ्हेने व्यावसायिक संबंध नसलेल्या माणसांना आपल्या चित्रपटांमध्ये चक प्रसुख भूमिकां- 
मध्येही वापरायला सुरुवात केली. दी सिकाच्या बायसिकळ थीर्ज ( १९४८) या गाजलेल्या 
चित्रपटात प्रमुख भूमिका करणारा नट हा एक कामगार होता. भारतातही सत्यजित्‌ राय 
यांच्यापासून ते गिरीश कासारवलछीप्यंत काही दिग्द्दीकांनी हे प्रयोग आपल्या चित्रपटात 
यंदास्वीपणे केलेले आहेत. १९५० च्या नंतर जगभस्चे दिगर्शाक चित्रपटांमध्ये नवनवीन 
प्रकारचे प्रयोग करू लागले. त्यामुळे नटांकडून अभिनयवेविध्याची अपेक्षा होऊ लागली. 
अनेक देशांमध्ये चित्रपट-अभमिनयाचं शास्त्रशुद्ध रीतीनं प्रशिक्षण देण्यात येऊ लागलं. ली 
स्ट्रासबुर्ग, स्टेळा अँडलर यांच्या € अक्टरस॑ स्टूडिओ 'सारख्या संस्थांमधून माठन बरँडो, रावर 
डी निरो, डस्टिन हॉफमन, अल पक्‍्चिनो यांसारखी मंडळीं शिकून बाहेर पडली. आज 
आंतरराष्ट्रीय पातळींवर व्यक्तिमत्व आणि अभिनयाच्या होली या बाबतींत खूपच विविधता 
पाहायला मिळते. 

आज अशा प्रकारे चित्रपट-अमिनया'ची कला विकसित झाली असता, चित्रपट-अमि- 
नयाचे म्हणून काही मूळ घटक किंवा खास लक्षणं सांगता थेतील का, असा प्रश्न 
ओवानेच येतो. ह्या प्रश्नाचं उत्तर हे होकारार्थी आहे ब ते पुढीलप्रमाणे देता येतं. 

( १) चित्रपटातला अभिनय हा प्रेक्षक्रांसमोर प्रत्यक्षरीत्या कधीहीं सादर होत नाही. 
त्यामुळे नाटकासारखं, नट आणि प्रेक्षक यांच्या दरम्यान साद-प्रतिसादाचं नातं निर्माण 
होऊ शकत नाही. प्रेक्षकांचं नातं जुळतं, ते अभिनयाच्या संकलित केलेल्या ( ०१1९ ) 
प्रतिमांशी. 

(२) चित्रपटातला अमिनय हा कॅमेऱ्याच्या पुढ्यात आणि त्याच्या विवक्षित दृष्टिकोणा- 


१२ / भाषा आगि जीवन ७ : १ / द्िवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


साठीच केला जातो. म्हणजे ए.वादं दूरव्र्य असेळ, तर त्यात नटाचं संपूर्ण दारीर दिसेल 
आणि जर समीपदृ्द्य असेल, तर केवळ चेहरा आणि खांदेच दिसतीळ. रंगमंचावर मात्र 
नट हा सर्ववेळ त्याच्या सर्वे शरीरानिशी प्रेक्षकांच्या नजरेपुढे असतो. या दोन माध्यमां- 
मधल्या अभिनयाची तुलना करताना एका समीक्षकानं म्हटलं आहे, की नाटकातला अभिनय 
म्हणजे सर्व दिशांना लखळखणारं एक मुक्तरिल्य आहे, तर चित्रपटात मात्र अमिनय 
लेसरकिरणांच्या झोतासारखा नेमका असावा लागतो. 

(३) चित्रपटातल्या अभिनयाचं चित्रीकरण हे संहितेत लिहिल्या गेलेल्या क्रमानुसार 
होत नाही, तर विविध चित्रणस्थळ, सेट्स्‌ , नटांची उपलब्धता, हवामान यांलारख्या 


-९>२) 
व्यावहारिक गोष्टी हिशोबात घेऊन होतं. त्यामुळे एखाद्या वेळीं चित्रीकरणाच्या पहिल्या'च 
दिवशी नटाला, संहितेनुसार चित्रपटाच्या शोवटी असलेल्या हृद्यात काम करावं लागेल 
आणि अशाच रीतीने मागे-पुढे करत चित्रीकरण संपवणं ही नित्याची बाब ठरते. 

(४) याप्रमाणे वेगवेगळ्या दृश्यांत काम करतानाही प्रत्येक प्रसंगात किंवा इश्यातही 
अभिनय सलगपणे करावा लागत नाही, तर छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये (510(5 ) . 

(५) अशा तऱ्हेने वेगवेगळ्या ठिकाणी; वेगवेगळ्या वेळी; वेगवेगळ्या दृश्यांत, वेग- 
वेगळ्या शॉट्स्‌मधून केलेल्या अभिनयाची संकलनात पुनर्रचना होते. या पुनस्चनेत इतर 
व्वनियोजना, पाथ्थवसंगीत या गोष्टींची भर पड्टू शकते, पडते. 

हे मूळ मुद्दे लक्षात ठेवले, तर चित्रपटातला अभिनय आणि नाटकातला अमिनय यांची 
तुलना अधिक स्पष्टपणे करता येते. 

चित्रपटातला अभिनय हा कॅमेऱ्याच्या पुढ्यात केला जातो. कॅमेरा हे येत्र जसं दूरच्या 
गोष्टी जवळ आणतं, त्याचप्रमाणे जवळच्या गोष्टीही अधिक ठळकपणे मोठ्या आकारमानात 
पडद्यावर दाखवतं. म्हणजे कॅमेरा हा एकाचवेळी दूरर्शी दुर्विणीची आणि सूक्ष्मरशक 
यंत्राचीही कामगिरी बजावतो. त्याच्या पुढ्यातली प्रत्येक गोष्ट स्पष्टपणे टिपली जाते, तिथे 
छपवाछपवी 'चाळत नाही. रंगमंचावर ४० वर्षे बयाचा माणूस तरुण राजपुत्र हॅम्लेटचं काम 
करू दकतो, पण च्ित्रपटात मात्र ती गोष्ट खटकेल, मग कितीही चांगला मेकअप केलेला 
असो. शिवाय कॅमेऱ्यापुढे मेकअप लपून राहत नाही, तर त्याची गुणवत्ता कळून येते. 
त्यामुळे अतिशय अप्रतिम दर्जाचा मेकअप जरी केला - जसा माळेन ब्रन्डोने ' गॉडफादर 
या चित्रपटात केला होता किंवा अलेक गिनेस या नटाने आपल्या विविध भूमिकांसाठी 
वापरला होता- तरीही तो मेकअप आहे, हे जाणवत राहतं. नाटकात नटाचं मूळ खप 
मेकअपमुळे लपवलं जातं किंवा पार बदललं जातं, तर चित्रपटात प्रर्दादीत होतं. नाटकातला 
अभिनय हा सांकेतिक स्वरूपाचा असतो. त्यातले हावभाव, आविर्भाव हे मनुष्य- 
स्वभावाच्या प्रवृत्ती दाखवणाऱ्या खुणा किंबा चिन्ह म्हणून पाहायच्या असतात, वास्तववादी 
पातळीवर नव्हे. या चिन्हांमध्ये भाषग हे सर्वात स्पष्ट असं चिन्ह होय, असं ज्यॉ-पॉल साश्रेने 
म्हटलेले आहे : , $७०८०॥ 15 [18 0163169 ४०७(॥॥७. ” भाषणात स्वगत, मोनोलोग 


चित्रपट भाणि नाट्यकला : दोन कलामाध्यमे / १९ 


अनुक्रमणिका 


ही खास नाटयकलेची तंत्रे आहेत. ह्या तंत्रांमधून पात्राचं अंतर्मन उबड होतं. नाटकात 
मागसाचं भाषण नुसत्या कीऱ्या अवकाशातदेखील प्रभावीपणे सादर होऊ शाकतं. पण ही 
तंत्रे जेव्हा चित्रपटात वापरली जातात, तेव्हा ती उधार-उसनवारी वाटते... 

चित्रपटात माणसाचं त्यांच्या परिसराशी, त्यातल्या सचेतनाइतकंच अचेतनाशीही अतूट 
नातं आहे. ही गोष्ट स्पष्ट करताना परेंच सैद्धांतिक आंद्रे बाझं यानं असं म्हटलं आहे, की 
चित्रपटात अहर्य माणसालादेखील पायजमा घालावा लागतो आणि सिगारेट ओढावी 
लागते. चित्रपट पाहताना पडद्यावरच्या नायक्राशी ( किंबा नायिकेशी ) तादात्म्य 
(102711०81101 ) पावणं हे सहजपणे घडतं, पण नाटकात तसं होत नाही, कारण 
पडद्यावर असते ती भव्य आकारातली प्रतिमा आणि आसपास काळोखाचं संरक्षक आवरण 
तर नाटकात असतात ती दृष्टिपातळीवर वावरणारी हाडामांसाप्वी माणसं, जी आपल्या 
व्यक्तिमत्त्वानिश्ी वावरतात एका त्रिमितिबद्ध वात्तव अवकाशात. नास्यनिर्मितीच्या केंद्रस्थानी 
नटांचा अभिनय असतो. त्यामुळे नाटकाळा नटांचं माध्यम मानतात, तर चित्रपटात तो 
मान ' मोंताज 'काराचा म्हणजे दिग्दशकाचा समजला जातो. 

ष्ट 

६६ आता तीच ओळ परत एकदा म्हण, आवाज खाळी न आणता... अशशी. यू. सी, 
सिनेमा आणि नाटकांत हाच मोठा फरक पडतो आणि;व्हिक्टर, तू पुढच्या शाट्मध्ये तुझ्या 
प्रेयसीपर्भत थेट चाळत जातोस, ती आरशाच्या पुढ्यात उभी असेळ. तुझे टायमिंग मात्र 
सांभाळ; ठीकाय ? आणि चालणं म्हणजे चालणंच, रेंगाळणं किंवा रमतगमत जाणं नव्हे. 
अंइ55....कुणीतरी ती खिडकी जरा उघडा. वाहेर हिवाळ्यातली काळोखी रात्र आपल्याला 
सजेस्ट करायचीय, ग्हणून जरा तो लाइट कटू करा, आता, व्हिक्टर, तू तिला मागच्या 
बाजूनं मिठीत घेतोस आणि मग ती तिचा चेहरा तुझ्या बाजूळा बरोबर अर्धा वळेल. 
थोड्याशा नखरेल्पणानंच... मग दोघे मिळून ती ओळ जरा गुणयुणा. वा, तुझा आवाज 
छानच आहे, व्हिक्टर, आवाजाची पट्टी पण चोख. नाऊ सायलेंस... कॅमेरा... एक 
मिनिट जरा थांबा. व्हिक्टर, जेव्हा तू तिचं चुवन घेशील, तेव्हा डाव्या गालाचं का 
उजव्या, ते तूच ठख. ओके अक्रान... ” 

हे आहेत “ घरे बायरे ? या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाच्या वेळी सत्यजित्‌ राय, आपल्या 
युनिटमधल्या कडाकारांशी बोळताना. ( इंडिया टुडेच्या १५ फेब्रुअरी १९८३ च्या 
अंकामधून. ) 


४२३१८, सारस्वत वसाद्दत, सोमवार पेठ, पुणे ४११ ००१ 


१५४ । भोषा आणि जीवन ७ : 4 / हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


माझे गुरू डो. कालेलकर 
आशा मुंडले 


भाषाशास्त्राचा आणि माझा परिचय १९.५६ साली झाला. त्या वेळी स्थिती अशी होती; 
की आधुनिक भाषाशास्त्र इथे अगदीच नव्याने म्हणजे फक्त दोन वर्षांपूर्वी शिकवले जाऊ 
लागले होते आणि ते सुद्धा फक्त उन्हाळी वर्गातून. त्यामुळे अगदी तरुण स्नातकांपासून 
आपापल्या विषयातील बुजुर्गांपयेत सर्वजण या वर्गातून विद्यार्थीच होते. त्यामुळे इतर 
विषयांच्या अध्ययन, अध्यापनात भारतात क्वचितच दिसून येणारा एक विरीष फायदा 
भाषाशास्त्र अभ्यासकांना मिळाला. तो असा, की कारमीरपासून कन्याकुमारीपर्थत आणि 
गुजरातपासून बंगाळ-आसामपथथंतच्या सर्व होशी आणि गंभीर अभ्यासकांची एकमेकांशी 
तोंडओळख झाली. त्यातून स्नेहबंध, दृढ परिचय आपापल्या आवडीनुसार वाढले आणि 
वर्षानुवर्ष ते वृद्धिंगत झाले. त्यामुळे वय आणि पदवी यांचा डोल बाजूळा सारून खुल्या 
बौद्धिक 'र्चांना प्रोत्साहन मिळाले. अर्थात खेदाची गोष्ट अज्नी, की हा ' वसंतबहार ! 
जोपयत रॉकफेलर फाऊंडेशनचा भक्रम आर्थिक आधार, डॉ. सुमंत कत्रे यांचा डोळस 
संकल्प, आणि परदेशातील नामवंत शिक्षकांकडून अध्यापन व मार्गदर्शन यांचा ओघ होता, 
तो असेपर्यंतच टिकला. त्यानंतर भाषा शास्त्राचे अध्ययन-अध्यापन, चाळू राहिले. मोला'चे 
कामही होत आहे, परंतु वैचारिक समतावाद मात्र जाऊन नेहमीच्या भारतीय विद्यापीठांच्या 
चालीरीती आणि राजकारणेचच याही विषयविभागांतून दिसतात. मूळचे निरोगी रोप खुर्टले 
आहे. 

परंतु प्रा. ना. गो. कालेलकर यांचा माझा प्रथम परिचय ' बसंत ' काळात झाला 
असल्यामुळे पुढे मी एम्‌. ए. ला भाषाशास्त्र वेतल्यावर ते माझे गुरुजी झाले. तरी आमच्या- 
मध्ये नेहमीच खुल्या वादविवादांचे वातावरण कायम राहिले. त्या दोन वर्षांत त्यांच्याशी 
अनेक उत्तम चर्चा झालेल्या आजही आठवतात. 

त्यांनी माझ्या मनावर पक्के बिंबवले, की भाषाशास्त्रीय प्रमेये मांडताना आणि त्यांच्यावर 
उलटसुलट चर्चा करताना सुद्धा आपण ज्या भाषेत ते विवेचन करणार, त्या भाषेचा 
स्वाभाविक वाडायीन डोल सोडून लिहिता कामा नये. खास ' जार्गन 'मधे सहसा कुणालाच 
न कळणाऱ्या दुर्बोध आणि कुरूप शैलीत लिहिल्या जाणाऱ्या विद्रज्जड लेखांची ते नेहमीच 
टिंगल करीत. भाषादास्त्रज्ञालाच जर भाषा वापरता आली नाही, तर गुलाबालाच सुगंध 
नसावा, तसे होईल, असे ते म्हणत. याचे प्रभुख कारण, म्हणजे ते भाषाशास्त्रज्ञ असले, तरी 
साहित्याचा त्यांचा जबर व्यासंग होता. इंग्रजी, परेंच आणि मराठीतील उत्तमोत्तम पुस्तकांचे 
संदर्भ त्यांच्या बोलण्यात सहजगत्या येत. भाषाशास्त्राच्या अतिसांख्यिकीकरणाला आणि 
गणितीकरणाला त्यांचा विरोध होता. 


माझे गुरू डॉ. कालेलकर / १५ 


अनुक्रमणिका 


अखेर मागसांना एकमेकांशी मनःपूर्वक आणि सरळपणे संवाद साधता यावा, यासाठी 
भाबरा आहे, हे कोणीही विसरता कामा नये, अशी त्यांची श्रद्धा होती. त्यामुळेच त्यांचे 
स्वतःचे लेखन तात्त्विक गामा असूर्नही ललित आणि आनंददायी आहे. मी पुढील 
आयुष्यात भाषाशास्राला वाहून वगेरे घेतले नाही. अधूनमधून त्या क्षेत्रात काम करीत 
राहिले, एवढेच. त्यामुळे शिक्षण संपल्यानंतर त्यांचा माझा वरचेवर संबंध आला नाही. परंतु 
परदेशी विद्यार्थ्यांना मराठी शिकवण्याचे काम आम्ही दोघे करीत असल्यामुळे आमचे 
सहकार्य व स्नेह कायम राहिला; आणि भेट घडली म्हणजे गप्पाही व्हायच्या. 


: व्यक्ती म्हणून ते काहीसे लाजाळू, संकोची आणि न आवडणाऱ्या माणसांशी तर 
अबोल आणि तुटक असे होते. तरुणपणी पॅरिसला राहिल्याच्या खुणा अखेरपयत त्यांच्या 
वेषरभूषेवर दिसत. वेघ्राबद्दल ते काटेकोर, चिकित्सक आणि सोंदसप्रेमी होते. प्राध्यापक 
म्हटला, की तो वेंगरूळच असावा, या त्या वेळीं प्रचलित असलेल्या कोष्टकात ते नव्हते, हे 
मला आवडत असे. 


बोलण्याच्या ओघात ते कधी आपल्या मनातली खंत बोळून दाखवत, तेव्हा या मान- 
मरातब आणि प्रतिष्ठा मिळवलेल्या माणसांचे आंतरिक दुःख आणि एकाकीपण जाणवत 
असे. ' मला पुस्तकातला किडा 5हायची अजिबात इच्छा नव्हती, पग तरुणपणीच मला 
टी. बी. ची भावना असल्याचे समजल्याने व त्या काळी टी. बी. हा अतिराय धोक्याचा व 
संसर्गजन्य असल्याने आणि बरा व्हायला कठीण असल्याने सामान्य माणसाला प्राप्त 
असणाऱ्या क्रीडा, वैवाहिक जीवन, शारीरिक साहस यांना मी मुकलो. माझ्या जीवनात ते 
वैगुण्य राहिले, असे ते वित्रादाने माझ्याजवळ म्हणाले होते. अर्थात ही गोष्ट १९६० 
सालची आहे. 


काही विद्यार्थ्यांना त्यांची भीती बाटे. काहींना त्यांची मते पटत नसत. पण अनेकांना 
ते अतिदाय आवडतही. माझी समकालीन विजया व्विटणीस ही त्यांपैकीच. त्या दोघांचा 
स्नेह अक्कत्रिम आणि प्रामाणिक होता. तिच्या अकाली मृत्यूनंतरही तिचा मुलगा चि. 
मोहन याच्यावर त्यांनी, आजोबा नातवावर करतात, तशा मायेचे छत्र अखेरपर्यंत धरले, 
लहानशा मोहनला बोटाला धरून ते मठा एकदा बाजारात खेळणी, पतंग, इ. शोधताना 
भेटले होते. तेव्हा त्यांना अगदी प्रापंचिक माणसासारखी धन्यता वाटत होती. आपल्याला 
त्या मुलाच्या आवडीनिवडी आणि गरजा यांसाठी किती विचार आणि त्रास ध्यावा लागतो, 
हे ते अगरी खोस्याखोट््या वेतागाने आगि शंभरटक्के कोतुकाने सांगत होते. कालिदासाने 
म्हटले आहे, की मुलाच्या पायावरच्या धुळीने ज्यांची उत्तम वस्ने मळिन होतात, ते पुरूष 
धन्य होत. तशा प्रकारचे वात्सल्य त्यांच्या चेहऱ्यावर मोहन'चा विषय निघाला, की दिसे. 
त्यांच्या काहीशा गंभीर आणि करुण मुखभावात आश्चर्यकारक बदल होई- 


१६ / भाषा भाणि जीवनं ७: १ / हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


पण ते नुसतेच गंभीर नव्हते. त्यांच्या स्वमावात मिस्किलपणाची एक छटा, पाण्यात रंग 
मिसळावा, तशी सहजपणे मिसळली होती. त्याबद्दलची एक मजेदार गोष्ट सांगून ही 
आदरांजली मी पूर्ण करते आहे. पण त्याआधी एक सांगितलं पाहिजे. मी त्यांना शेवटी 
पाहिलं गेल्या वर्षी रानडे इन्स्टिटयटमध्ये एका त्यांच्याच भाषगाच्या वेळी. तेव्हा नंतर 
गप्पा मारताना ते म्हणाले, खुटखुटीतपणे आणि कोणालाही आपल्या शुश्रूषेचा तरास न होता 
मी एकदा वरती पोचळो, की माझ्या मनासारखे होईल. मृत्यू अटळ आहे सर्वांनाच. पग 
आमच्या सरांची ही इच्छा पूर्ण झाळी, याचे मठा खरोखरीच समाधान वाटते. विनायासेन 
जीवन जरी त्यांना मिळाले नाही, तरी निरामय आणि वेदनारहित “ सहजमरण ? त्यांना 
मिळाले, दे त्यांचे सुदेवच म्हटळे पाहिजे. 


आता त्यांच्या गमतीदार स्वभावाची गोष्ट सांगते. कारण माझ्या नावात ' आज्या ? 
असल्याने मी “ रडका ? दोवट केला, तर ते शोभून दिसणार नाही, असं ते नक्की म्हणाले 
असते. गो स्वातंत्र्यसंग्रामाबद्दळ्ची आहे. ' दुबल प्रक्रतीमुळे मी काही प्रत्यक्ष करू राकलो 
नाही, तरी या बेट्या इंग्रजांबद्दल मळा फार राग होता. व आपल्या हयातीतःच त्यांची 
प्वांगली खोड मोडावी, असे मला वाटे. स्वातंत्र्यानंतर का होईना, मी एकदा ५1 बेट्यांवर 
झक्क सूड उगवला ?, असं ते मला सांगू लागले. साहजिक माझी उत्सुकता चाळवली गेली. 
मी विनचारलं, काय केलंत १ 

तेव्हा मिशीतल्या मिशीत हसत आणि डोळे मिचकाबीत ते म्हणाले, “ स्वातंत्र्यानंतर 

जेव्हा मी इंग्लंडला गेलो, तेव्हा ब्किंगहम पलेसच्या शाक्य तितक्‍या जवळ असलेल्या चहाच्या 

दुकानात गेलो. उची सेटमधून महाग चहा-बिस्किटे मागवली. आणि सर्व ' जंटलमेन रच्या 
नाकावर टिच्चून चक्क बशीत ओतून फुरफुर॑ करून 'वहा प्यायला. आणि बिस्किटे बुडवून 
मिटक्या मारीत खाल्ली. कोणी विचारले, तर मी ठणकावून सांगणार होतो, की अरे आता 
आम्ही स्वतंत्र आहोत. राजकीय सत्तेच्या जोरावर तुमचे बेगडी शिष्टाऱचार तुम्ही आमच्या- 
बर लादू दाकणार नाही. पेसे देऊन इथे आलेला मी स्वतंत्र देशाचा सन्माननीय नागरिक 
आहे. गांधीजींना फर्स्ट छ्ासच्या डब्यामधून बाहेर फेकणाऱ्यांची सत्ता आता संपली आहे. 
मला हव्या त्या माझ्या देशातील शोष्टाचाराप्रमाणेच मी खाणार आणि पिणार. माझ्या 
वागणुकीमुळे रोजारच्या टेबलावरील गिऱ्हाईकांच्या चेहऱ्यांवर ज्या आठ्या पडत होत्या 
त्यांचा मळा फार आनंद होत होता. खरं म्हणजे माझ्या घरी मी कपानंच चहा पितो, पण 
त्यावेळी फुरेफुर करण्यात मला पासतंत्र्याचा वचपा काढल्याचा सूडात्मक आनंद होत होता. 
पण बेटे इंग्रज, आठ्या पाडून घुम्म बसले. कोणी भांडायला आलेच नाही. माझे भाप्रण 
तरी पण मी मनातल्या मनात आवेद्याने देऊन टाकले. ” 

सर हे सांगून समाधाने हमळे आणि मी पण. 


मयूरेश, १२५/१ ए, पोड रस्ता, पुणे ४९१ ०३८ 


माझे गुरू डॉ. कालेलकर / १७ 


अनुक्रमणिका 


नारायण गोविद कालेलकर : जीवनपट 


१९०९ डिसेंबर ११ जन्म बांबुळी ( जिल्हा स्नागिरी, आता सिंधुदुर्ग ) येथे. बडोदे व 
मुंबई येथे शिक्षण. 

१९३९ पॅरिसला परंच-माबा-साहित्य-पदविका ( दिप्लाम ) घेतली. 

१९५० पॅरिसला दुसऱ्यांदा जाऊन भाषाविज्ञान विघ्रयात पॅरिस विद्यापीठाची डेक्‍्टिरेट 
( दॉक्तर-एस-लेत्र ) पदवी घेतली. 

१९४०-५६ बडोदे महाविद्यालय आणि विद्यापीठ फरेंच भाषा -साहित्य आणि भाषाविज्ञान 
या विषयाचे अध्यापन. 

१९५५-५६ रॉकफेलर प्रतिष्ठानाची ज्येड अभ्यासश्रृत्ती मिळून अमेरिकेत येल विद्यापीठात 
भाषाविज्ञानविभागात अध्ययन. 

१९५६-६२ डेकन कॅलिजमध्ये इंडोआयन भाषांचे रीडर. 

१९६२-७२ डेकन कलिजमध्ये इंडोयुरोपियन भाषांचे प्रोफेसर. 

१९६९-७३ डेकन कॉलेजमध्ये भाषाविज्ञानविभागाचे प्रमुख. 

१९८९ मार्च ३ पुणे येथे निधन. 


ग्रंथसंपदा 


१९५५ ध्वनिविनार, पुणे : डेकन कॉलेज ( महाराष्ट्र शासनाचा राज्यपुरस्कार, सुधारित 
दुसरी आवृत्ती मौज प्रकारनाकडून निवणार असल्याचे समजते. ) 

१९६२ भाष्रा आणि संस्कृति, मुंबई : मोज ( महाराष्ट्र शासनाचा राज्य पुरस्कार ) 

१९६४ भाषा : इतिहास आणि भूगोल, मुंबई : मोज ( साहित्य अकादेमीचा मराठीचा 
वार्षिक पुरस्कार ) 

१९६५ कॅटलांग ऑव्ह्‌ सॅन्स्क्रिट मेन्युस्क्रिप्ट्स्‌ इन डेकन कॉलेज पोस्टग्रेज्युएट अंड रीसर्च 
इन्स्टिटय़ूट, व्हॉल्यूम २ काव्य मेन्युस्क्रिप्ट्स्‌ , पुणे : डेकन कलिज. 

१९६५ मराठी, नयी दिल्ली : मारतीथ सांस्कृतिक संबंध परिषद ( इंग्लिशमध्ये परिचय- 
पुस्तिका ) 

परिस विद्यापीठाला सादर केलेला क्रद्दिपुरर्णनावस्चा फरेंच भाषेतील प्रबंध ( प्रकारन- 
विषयक तपशील माहीत नाही ) 


१८ | भाषा मागि जीवन ७! १ / हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


वचनवेध : दोन ॥ब्द, दोन वाक्संप्रदाय 


पंडित आवळीकर । विजया तेलंग 


१. ' अंदण 
' अंदण ' किंवा “ आंदण * या शब्दाचे मराठीतील अर्थ असे आहेत : 
(क) “ कन्येच्या विवाहाचे वेळी तिला किवा जावयाला दिलेली देणगी: 
करणी ” * 
(ख ) “ ७1९5९१5 (० 1810, 91111915, 818४९5, €९(0. ) ६तत][[101181 
10 [1९ ७0७0१ वचा 910 1000९55819 165९115 (0 1101609, (1117015, 
१70 ६1॥10]1865 01 81)0916) ) ॥8060 काणावा11व2्ट8& 0५ (16 1९ 0 
[116 0108 (0 ॥15 तत्ताष्लाला 0110 115 $0॥-प१ा-1६%७-2 6110111060 
8510 10 करणी. "२ 
' अंदण देणे * हा वाक्‍्संप्रदायही एखाद्याला एखादी गोष्ट कायमची बहाल करणे 
या अर्थाने आज रूढ आहे. असे असले, तरी या शब्दाचा किवा वाक्संप्रदायाचा 
आढळ प्राचीन वाड्मयात होत नाही. स्वयंवर-काव्यात तरी तो मिळावयास हवा. 
यादंवकालातील मराठीत न मिळणारा हा शब्द बसवण्णांच्या एका वचनात भेटतो. 
* अंदणवनेरिद सोणगनंते ' 3 “ अंदण ' म्हणजे ' पल्लक्को ' -- पालखी. * पाल- 
खीत बसवलेल्या कुध्र्याप्रमाणे ' असा या पंकतीचा अथं आहे. * भंदण ' शब्दाचा 
' पालखी ' हा हळेंगन्नडमधील अर्थे आणि मराठीतील या शब्दाचा उगम आणि 
अथे पाहिले असता विवाहविधीत मुलीला / जावयाला ' पालखी * दिली जात असे, 
ही प्रथा सूचित होते. कन्नड भाषेच्या उत्तर कालात कुमार व्यासांनी हा शब्द 
आपल्या * उद्योगपर्वा 'त ' पल्लक्कि ' याच अर्थाने वापरलेला आहे.” महानुभाव 
वाडू्मयात ' पालखी ' या अर्थाचा “ दांडी ' हा शब्द येतो.* पण ' अंदण ' हा इब्द 
येत नाही. 


२. अवसर 


' अवसर ' हा शब्द संस्कृत खरा आणि त्याचे ' प्रसंग, वेळ, संधी ' असे अथे 
वा. शि. आपटे,* वा. गो. आपट * इत्यादींनी दिले असळे* तरी किटेलने दिलेला 
6 6, 1850 001 1९0९559, पाष्टला०५, ७90९९6, ॥ए॥19 “€ हा अर्थ बसव- 
ण्णांच्या काळापासून आजही कन्नडमध्ये प्रचलित आहें. बसवण्णांच्या वचनात 


वचनवेध | ५९ 


अनुक्रमणिका 


आलेल्या या शब्दाचा अर्थ ' प्रसंग ' असा मानला गेला, तरी तोही पृन्हा तपासण्या- 
सारखा आहे. * पूजावसर ' या महानुभावांच्य़ा ग्रंथनामातील ' अवसर ' म्हणजे 
( पुजेचा ) प्रसंग. पण या प्रसंगांत असणारी घाई, त्वरा, गती - एकप्रकारची 
' तारांबळ ' -ही ' अवसर ' शब्दाची उपयॅक्त कन्नड छटा ध्यानी घेतली, तर 
जाणवू शकेल. पुन्हा ' प्रसंग 'ची हळेंगन्नडमध्ये आणखी एक अथंच्छटा आहे. प्रभु- 
देवांच्या वचनात ' प्रसंग ' हा शब्द ' संभाषण, चचा, गोष्ठी ' या अथाने येतो. 
म्हणजे * प्रसंगी अखंडीत वाचीत जावे' या रामदास-वचनाचा वेगळा धांडोळा 
आलाच ? 

मराठी-कन्नडमधील समान शाब्दांच्या भिन्नभिक्न अथंच्छटा एकमेकांवर, 
त्यांच्यांतेत सूचित होणाऱ्या जीवनव्यवहारावर कसा प्रकाश टाकू शकतात हे 
पाहणे अगत्याचे आहे, नव्हे फलप्रद ठरणारे आहे. 


३. कुपणाने होत खाणे 


बसवण्णांच्या एका वचनात एक आते स्वरातील प्रश्‍न आहे : 

«.. “ बांध पाणी पिऊ लागला, कुंपण शेत खाऊ लागलं, नारी आपल्या घरात 
चोरी करू लागलीं, आईचं दूध विष होऊन जीव घेऊ लागलं तर कुणाकडे तक्रार 
करू कूडलसंगमदेवा ?” 

' बेलिकेय्यमेवडे '* या मूळ शब्दात ' कृपण शेत खाऊ लागलं (तर)' हा 
वाक्संप्रदाय आला आहे. बसवण्णांच्या पूर्वी त्याचा आढळ होत नाही आणि प्राचीन 
मराठीतही तो सापडत नाही. 


४. हातच्या कांकणाला आरसा कश्याला ? 


बसवण्णांच्या दुसऱ्या एका वचनात ' हातच्या कांकणाला आरसा दाखवल्या- 
प्रमाणे ' | ' मुंगय कंकणक्के कन्नडिय तोरुवंते '*" असा दाखला देताना “ हातच्या 
कांकणाला आरसा कक्षाला ?' हा वाक्संप्रदाय आलेला आहे. 

हा वाक्संप्रदाय ' कर्पूर मंजरी ' मध्ये ' अहवाहृत्यकंकणं ' (१७.२) असा आढ- 
ळत असल्याचे महाराष्ट्र वाक्संप्रदाय कोशाच्या प्रस्तावनेत नमूद झालेले आहे.** 
म्हणजेच बसवण्णांच्या पूर्वी तो वापरला गेल्याचे स्पष्ट होते. मराठीत मात्र जुन्या 
वाडमयात त्याचा आढळ होत नाही. मराठी-क्रन्नडमधील समान वाक्‍्संप्रदायांच्या 
अभ्यासात, त्यांचा कालानुक्रम / पोर्वापयं नोंदवीत राहणे अगत्याचे आहें. म्हणूनच 
ही नोंद. 


२० / भाषा आणि जीवन ७ ! १ / हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


»€४०.  //0 


. मराठो शब्दरत्नाकर, (सं ) वा. गो. आपटे, पृ. १४. 
, मोल्सवबर्थकृत मराठी-इंग्रजी शब्दकोश, प. २२. 


ट्‌ 


. बसवण्णावर वचनगळू, संपादक आर. सी. हिरेमठ, 


धारवाड : कर्नाटक विश्वविद्यालय प्रकाशन, १९६८, वचन ३४. 


४. कुमारव्यास भारत, उद्योगपव, ९-३०. 


“८ 


»“७ ०0 .>०? (२ (06 “ती 


. लोळाचरित्र, पूर्वार्ध ३०, ४८. ७४, ११६; 


उत्तराधं ६५, १९९, २३२, ६४०. 


* 9६115910111-)1211571 1210101119, 0. 02. 

» मराठी शाब्दरत्नाकर, पृ. ३०. 

* & 1९१३111309 25 1)10101819, 0. 121. 

. वचनगळु, वचन २६. 

. बचनगळु, वचन ३१. 

. य. रा. दाते, चि. ग. कर्वे (संपा.), महाराष्ट्र वाक्संप्रदाय-कोश, 


द 


पुणे : महाराष्ट्र कोश मंडळ, १९४२, प्रस्तातना, पू. १८. 


मराठी विभाग, कर्नाटक विदवविद्यालय, धारवाड, ५८०००३ 


वचनवेध / २१ 


अनुक्रमणिका 


भाषाभ्यासवार्ता 
अक्षरविन्यास 


विजया देव 


पाच ते नऊ डिसेंबर एकोणीसशे अठठयाएऐंशी या कालावधीत नवी दिल्लीतील 
इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर येथे “ सुलेखन 'या विषयावर ' अक्षरविन्यास ' हे चर्चासत्र 
आयोजित केलं होतं. त्याचं संपुण आयोजन ' इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ' या 
चिरस्मृत इंदिरा गांधी यांच्या स्मृत्यथं स्थापन झालेल्या संस्थेनं केलं होतं. कला व 
संस्कृती यांचं जतन करणं, त्यांना पोषक वातावरण तिर्माण करणं, निर्माणक्षम व 
उत्तेजक अश्ली संवादपीठं उपलब्ध करून देणं ही या संस्थेची काही उद्दिष्टं आहेत. 
सुलेखन ही समृद्ध परंपरेत विकसित झालेली कला आहे. मानबी मनाचं, बृद्धीचं 
उच्चयन त्यातून झालेलं आहे. धरम-संस्कृतीचं ती अधिष्ठान आहे. नोंदी, हस्तलिखितं, 
शिलालेख, ताम्रपट, भूजेपत्र, तालपत्रं यांतुत हा वारसा जतन केला गेला आहे. 
तेव्हा सुलेखनावर चर्चासत्र होणं या संस्थेच्या कार्यकक्षेत सहजपणे सामावतं. 

या सत्रात सुलेखन या कलेला जीवन वाहून घेतलेले सुलेखक होते, तसेच होशी 
सुलेखकही उपस्थित होते. यांखेरीज, या कलेशी संलग्न असलेल्या भाषाविज्ञान, 
मद्रणव्यवसाय, नकाशातंत्र, संगणकविद्या अश्या विविध ज्ञानविद्याश्ञाखांमधील 
मान्यवरही आले होते. नुसता भौगोलिक दृष्टिक्षेप टाकला, तरी पडिचमेच्या 
इंग्लंड, बेल्जिमपासून पुर्वच्या जपानपयन्तच्या भूभागातील कलावंत, विचारवंत या 
निमित्ताने जमले होते. 

हे चर्चासत्र म्हणजे श्री. र. कृ. जोशी यांची देणगी होती. आज आपल्याच 
ठेव्याचा आपल्याला विसर पडलेला असताना, जवळजवळ गेली तीन दशकं त्यांनी 
या कलेला संजीवन देण्याचा प्रयत्त चालवला आहे. न 


क्षरात्‌ मा अक्षरं गमय 
न्यासात्‌ मा विन्यासं गमय 


हीच प्रेरणा ते मानतात. त्या ध्यासाने अविश्रांत मेहनत घेऊन त्यांनी हे चर्चासत्र 
पूर्णत्वाला नेले. 


पाच दिवसांच्या या चर्चासत्रामध्ये सुलेख॑नकलेचा विविध दृष्टिकोणांतून विचार 


२२ / भांषां भाणि जीवनं ७ : $ / हिवाळा १९८९  . 


अनुक्रमणिका 


झाला. सुलेखनामागील तत्त्वज्ञान, सुलेखनाविष्काराभागची कलावंताची आंतरिक 
प्रेरणा या विषयांचा विचार पहिल्या दिवशी झाला. सुलेखनकलेला सोंद्यशास्त्रीय 
विचारांची तात्त्विक संकल्पनात्मक ब्रेक आजपयंत दिली गेली नव्हती. हे फार 
मोलाचं कार्ये डॉ. अशोक रा. केळकर यांच्या विचारांनी केलं. सुलेखताचा संबंध 
टायपोग्राफी, मुद्रण, पुस्तकमांडणी, कलाशिक्षण या क्षेत्रांशी प्रत्यही येत असतो, 
त्यामुळे त्या त्या क्षेत्रातील नामवंत मंडळींनी आपले अनुभव व विचार मांडले, 
विकासाची दिशा दाखवली व त्रुटींचे दर्शन घडवले. भारतीय लिप्यांची बहुविधता 
व संगणकाच्या रूपाने तंत्रज्ञानाने दिसेळे वरदान यांनी या कलेला नवीन आव्हान 
दिलेले आहे. लिप्यंतरात निर्माण होणारे प्रश्‍न व ते कसे सोडवता येतील योचा 
विचारही तज्ज्ञ पातळीवर या चर्चासत्रात झाला. 

या निमित्ताने एकंदर सवं सत्रांमध्ये मला जे उल्लेखनीय विचार गवसले ते असे: 

प्रथम बोलले प्रा. लोकेशचंद्र. तिबेटी, मंगोल, व चिनी-जपानी बौद्धधर्माचे ते 
गाढे अभ्यासक आहेत. तसेच सुलेखकही आहेत. त्यांनी * कॅल्ग्निफी ' या शब्दाची 
व्पृत्पत्ती सांगितली. होमरच्या महाकाव्यात आलेल्या ' कालोस “ या ग्रीक शब्दाचा 
अर्थ आहे 'सुंदर '. संस्कृत ' कल्याण ' या शुभंकर याअर्थी असलेल्या शब्दातही तो 
* कल्य ' या रूपाने आहे. बिंदू, रेषा, आणि वळण यांच्या संयोगातून जे साकारतं, 
ते सुलेखन. चीन आणि जपानमध्ये तर 'सुलेखन ' हो विधिवत्‌ केली जाणारी 
आराधना आहे. त्या संस्कृतीत शाई, शाई उगाळायचा दगड, कुंचला आणि कागद 
या सामग्रीला पूजेच्या उपकरणांची शुचिता आहे. उचित सामग्री, कागदावर 
उमटणाऱ्या आकारामागे असलेला हात आणि हाताला “ चालविणारे * मत यांच्या 
त्रिवेणीसंगमातुन विविध शेलींचा आविष्कार होतो. चिनी सुलेखनात स्लॅंडर गोल्ड, 
फ्लाईंग ग्रास, लिव्हिंग लाइन्स, मद्यधुंद शेली, ठामठोक फटकारे, इत्यादी विविध 
शैली प्रचारात आहेत. 

प्रा. लोकेशचंद्रांच्या अभ्यासपूर्ण विवेचनानंतर जपानी सुलेखक प्रा. कोहेइ 
सुगिउरा यांनी २ या अक्षराकाराचा वेध आध्यात्मिक, उपयोजनात्मक, सोंदर्या- 
त्मक अशा विविध दृष्टींतून घेतला. ॑ चा जपानमध्ये झालेला विकास, त्याला 
लाभलेला आध्यात्मिक उन्नत अर्थ सांगितला. या आद्य नादातून विस्तारणाऱ्या 
वल्यांनी चिनी-जपानी संस्कृतीला कसे प्रेरित केले आहे, हे अनेक उदाहरणांनी 
सांगितले. बौद्धधर्माच्या प्रसाराबरोबर जपानी संस्कृतीत गेला. तेथे त्याची 'अ' 
व ' हुम ' किवा यांग-यिन अशी विभागणी झाली. ती स्त्रीतत्त्व व पुरुषतत्त्व अशी 
मांडली जाते. त्यांच्या जीवनातील सोंदर्यकल्पना, कलावंतांची प्रतिभा, एकंदरच 
लोकजीवन कसे & युक्‍त आहे, हे त्यांनी अनेक उदाहरणांनी दाखवले. ' सुलेखन ' 
ही साधना मानणारे जपानमध्ये थोडथोडके नाहीत, पण साधकापूरतीच ही कला. 


अंक्षरविन्यांस | २३ 


अनुक्रमणिका 


मर्यादित राहिलेली नाही. चीन, जपान, थायलंड, कोरिया या पूर्वेकडील देशांमध्ये 
त्यांच्या लिपी या बोलीभाषेला स्थायी रूप देण्यापुरत्या मर्यादित राहत नाहीत. 
दीर्घायुष्य, सुखसमृद्धी, भरभराट, अमरत्व, आरोग्य, पितरपूजन इत्यादी माणसाच्या 
श्रेय-प्रेय कल्पना लिपिबद्ध होऊन जि्थ-तिथे मिरवतात. उदाहरणार्थ, पतंग, 
भांडीकुंडी, मुगुट, तलाव, गृहृद्वार, आकाशदिवे, देवापुढचे दिवे, सजावटीचे 
रंगीबेरंगी कागद किवा पट्टया, अशा अनेक तर्‍हा. 

नादाकडून अक्षराकडें प्रवास होताना सुलेखनामागची आंत रिक प्रेरणा पोर्वात्त्य 
संस्कृतीतून समजळी. यानंतर या कलेचे सोंदर्यशास्त्र उलगडन दाखवण्याचे मोलाचे 
कार्ये दुसऱ्या दिवशी डॉ. अशोक रा. केळकर यांनी केले. संस्कृतीचे मूळ हे लेखन- 
कला अवगत होण्यात आहे. पृथ्वीच्या पाठीवरील कोणताही समाज, संस्कृती, 
किवा इतिहास यांच्या घडणीमागे लेखन आहे. पण हवेत विरून जाणाऱ्या बोल- 
ण्य़ाला चिरस्थायी करणारे लेखन हे एक प्रकारे तंत्रज्ञान आहे. तंत्रज्ञानाच्या 
आधारे आपण आपल्या आसमंतात रूपांतरण किवा रचनांतरण करू शकतो. आणि 
या तंत्रज्ञानातून स्फुरलेली सुलेखन ही कला आहे. ती वास्तुकला, नगररचना, 
वस्त्रनिर्माण अभिकल्प यांच्यासारखीच एक अभिकल्पकला, एक डिझाइन भाटे 
आहे. अभिकल्पकलेचे वैशिष्ट्य हे, की तिच्यात तंत्रापलिकडचा असा साधित 
सौंदर्यगूण असतो. हे सोंदयं केव्हा साकारते ? तर, सोंदर्यवस्तू आणि रसिकाची 
सौंदर्याला प्रतिसाद देणारी संवेदनशीलता यांच्या संयोगातून साकारणारे कार्य 
म्हणजे सोंद्यंगुण. ही गोष्ट सूत्ररूपाने अशी मांडता येईल : 

सौंगु कार्य (सौंव, सोंसं). 


डॉ. केळकरांनी मांडलेला दुसरा विचार साधनद्रव्य, आशयद्रव्य, आणि माध्यम 
यांच्या संदर्भातील होता. समतलपृष्ठभाग व त्यावरील खोदलेले, रंगवलेले आकार 
आणि त्यांनी विशिष्ट प्रकारे मर्यादित केलेला अवकाश हे सुलेखतनकलेचे साधनद्रन्य 
झाले. सुलेखनाचा आशय कोणता ? इतर अभिकल्पकलांप्रमाणेच या कलेचा 
भाशयही काहीतरी उपयुक्‍त निर्माण करणं आणि कुठला तरी हेतू साध्य करणं हाच 
असतो, मुख्य म्हणजे सुलेखनकृती ही सुवाच्य असावी. सातत्य आणि बदल यांच्या 
क्रीडेतून दूक्‌संवेदनेचा शीण घालवणं व हेतुपुरस्सर दृक्‌्संभ्रम होईल, अशी मांडणी 
करणं हा सुलेखनकलेचा किमान कायंक्रम असतो. जी लिपी आपण वाचू शकत 
नाही, तिच्यातील सुलेखनकृतीचा आपण आस्वाद घेऊ शकू का ? तिला पुरेसा 
प्रतिसाद देऊ शकू का ? एका मर्यादेपर्यंत ते शक्‍य आहे, पण भाषा कळली नाहो, 
तरी लिपी अवगत असणं गरजेचं आहे. सुलेखन हे एखाद्या पाठ्याचं वाहक नसतं, 
त्यातून काही सांगायचं नसतं, तर सुलेखनकृती हीच एक, कवितेसारखी सर्जनश्लील 


२४ / भांषा आणि जीवन ७ : १६ / हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


अनुक्रमणिका 


शिळ 3915 १७५९ ५.५: ओत शी९8ेट तात १ त ५7 क्षि. तळ शिट 
चिर ह ॥।: : ४087) 502 1९८ (ल्क शद (1 पीड १ शह र 
४ क य य या राय... 


"द ऑर्नेन (१) ९७९८ श्व भेद कद त 
कड (536 तु लाळजष्ट ४८ अनल 


की 0 क 7 4७9 (४७९ छळ लट 
बलि ५15 ऐश £७::, | "०५ शिक्षा (10) अर्जर 
7 ५७४ ८ ॥धत : ०० २५ हिड्डी (0 अण ता 
आ; :॥|>- ९४१8 ८5 << क- *&्र "५७ 1 ५88 प्व्क 2 पू उभ 
९ ९७ 9.7८ ४ (८ ८0५ 3७५७ 3५९ (९ ॥४४६ ३ 


अनुक्रमणिका 


अनुक्रमणिका 


अभिव्यक्ती असते. ( पाहा : ' शिवं ' ही सुलेखनकृती ) सुलेखनकृती आशयघन 
असते, कारण त्या माध्यमात झाशयद्रव्य आणि साधनद्रव्य एकरूप होतात. 

कलाकृतीच्या आस्वादव्यापारात वापरल्या जाणाऱ्या विदषणांचे सौंद्यंशास्त्रीय 
व्याकरण सांगणे हा त्यांचा तिसरा मुद्दा. कृतीचे सौंदर्य सांगण्यासाठी आपण सुंदर 
भव्य, नाजूक, बटबटीत, बेडोल, देखणं, उदात्त अशीं अनेक विशेषणं वापरतो. 
त्यासाठी तीन परिमाणांचा त्रिस्तरीय अवकाश त्यांनी सुचवला. 


परिपूर्णता - अपरिपुणंता 
अनंतता - सीमितता 
प्रचृरता - अल्पत्व 


उदाहरणार्थ, भग्य या विशषेषणाला परिपूर्णतेचं व अनंततेचं परिमाण आहे. 
या संकल्पनात्मक चौकटीमुळे सुलेखनकलेवरील समीक्षा-व्यवहाराला चांगला 
पाया मिळाला यात शंका नाही. 


सुलेखनकलेचें उपयोजन ग्रंथाभिकल्पकलेत सतत करत आलेले बेल्जियमचे फर्नाद 
बोदें यांनी तिसऱ्या दिवशी त्यांचे विचार मांडले. ते म्हणाले, सुलेखतकला आणि 
लेखनिकाची कारागिरी यांचं मूल्यमापन देशकाल - परिस्थितीप्रमाणे बदलत गेलेलं 
असलं, तरी दोघांचीही आपल्याला सारखीच गरज असते. एखाद्या विमानाच्या 
संपुण जडणघडणीबद्दलच्या तांत्रिक नोंदींचं वजन केलं, तर त्या कागदपत्रांचं पारडं 
प्रत्यक्ष विमानापेक्षा खाली जाईल. ही व्यावहारिक लेखनकामासाठी जितकी 
आवड्यक, तितकीच अक्षरांचा वेध घेऊ पाहणारी पुढील तत्त्वचितनात्मक दृष्टीही 
महत्त्वाची : ' अवलोकितेश्वर ' या सात भक्षरांमागचं अंतिम दिव्य ज्ञान जो देईल, 
त्याला मी हे सप्तरत्नखचित जग बहाल करीन. त्याच्याजवळ कागद, शाई, लेखणी 
नसली तर मी त्याला माझ्या रक्‍ताची शाई, त्वचेचा कागद आणि अस्थींची 
लेखणी करू द्यायला आनंदानं तयार आहे. ! (अवलोकितेइवर, गुणकरंदव्यूह) 

लेखणीतून कागदावर अक्षरं स्रवत असताना लेखनक्रियेंची भंतर्बाह्य जाण येत 
जाते. त्यासाठी आपण सुलेखकच असलं पाहिजे, असं काही नाही. जीवन प्रकाशमान 
करणाऱ्या या क्रियेतुन विचक्षण मन, अक्षरलालित्याचा वेध घेणारी नजर, आणि 
वळणदार हस्ताक्षर तयार होत जातं. प्रगल्भ नागरिक आणि स्वतंत्र व्यक्‍ती 
यांच्याकडून हेच अभिप्रेत आहे. 


उपयोजित सुलेखनकलेतील भारतातील अग्रगण्य नाव म्हणजे पूर्णन्दरू पत्री. 


( न * जागा र 
नळ्या अनत आकाशाखाली दुसरं जागतिक सुलेखनाचं असीम आकाश मला 


२८ / भाषा आणि जीवन ७ : १ / हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


आंदण मिळालं आहे. त्याला कुठलीही कुंपणं नाहीत. माझं ज्ञात वृद्धिगत करायला 
मी या सुलेखनाच्या विश्‍वात अनिरुद्ध संचार करू शकतो. सुलेखनामुळेच मी 
संस्कृतीचा सदस्य होऊ शकलों आहे. जेन लिपीचा रेखीवपणा, सिद्धमचे शिल्पित 
सौंदर्य, चिनी व जपानी लिप्यांची चित्रमयता, वास्तुसौंदर्याची आठवण करून देणारी 
तिबेटी, अरबी सुलेखनातील स्पंदनयुक्‍त ताल हा सुलेखनाचा विस्तीणं पट चमचम- 
णाऱ्या चांदण्यांनी मोहित करणाऱ्या नभासारखा आपल्यासमोर उलगडतो. त्याच- 
वेळी इटालियन, फ्रेंच, जमन कवी, चित्रकार यांच्या कृती आपल्याला आपलं 
सुलेखनाचं क्षितिज विस्तारायला उद्युक्त करतात. ' 


प्रत्येक दिवस हा सुलेखनाचं नवीन स्वप्न घेऊन उजाडतो, अशी श्रद्धा असलेले 
श्री. र. कू. जोशी यांच्या दृष्टीनं सुलेखन ही एक सम्यक्‌ अनुभूती आहे, सुटा 
अनुभव नव्हे. 


* एक अक्षर लिहावं 
नि एक तप थांबावं 
मग 

दुसरं 

आणि तिथंच मृत्यू. ' 


कुंचला हाती घेऊन कागदावर पहिला श्रीकार काढण्यापूर्वी सुलेंखकाला केवढी 
भात्मिक ताकद एकाग्र करावी लागते, याची प्रतीती त्यांच्या या वरील काव्यातून 
येते. भूतकालातील लिपिधन घेऊन त्यांनी वर्तमानकाळात सिंधुनागरी, ब्रह्मनागरी, 
स्वरनागरी अश्या पाच शेली निर्माण केल्या आहेत. प्राचीन सिंधू लिपी त्यांना प्रेरणा 
दायी वाटते, तर ताम्रपत्रावरील कोरीव अक्षरांमागील शक्‍तिस्रोत नवीन आव्हाने 
घ्यायला खणावतात. संगणक या आजच्या काळातील तवीन साधनाच्या साहाय्याने 
त्यांनी सवे भारतीय भाषांच्या लिप्यंतराचा प्रश्‍न सोडवू शकेल, असा ' विदुर 
संगणक कायंक्रम तयार केला आहे. लिपीच्या दृष्टिकोणातून प्राचीन ग्रंथांचे संशोधन, 
सुलेखनकृतींचो निर्मिती, सुलेखनकलेचे उपयोजन, नेवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने 
परंपरागत विचारधन जतन करण्याचे प्रयत्त अशा विविध दिश्ांती चाललेले त्यांचे 
कार्ये, सुलेखनाच्या नकाशावर भारताला मानाचे स्थान मिळवून देत आहे. 

मानवी मनाचे आवेग शब्दबद्ध होताना, कालांतराने लिपिबद्धही होऊ लागले 
संवादाला परिपुर्ण रूप प्राप्त व्हायला लागले. आणि अक्षरं ही लिविचिन्हं न राहता, 
सुलेखकाची साधता बनली. या सुलेखनावरील चर्चासत्र चालू असतानाच इंदिरा 
गांधी राष्ट्रोय कलाकेंद्राने' आकार दे प्रदर्शनही आयोजित केले होते. त्याबद्दलचा 


भक्षरविन्यास / २९ 


अनुक्रमणिका 


वृत्तांत अन्यत्र प्रसिद्ध झाला आहे. 


मराठी विभाग, सर परश्रामभाऊ महाविद्यालय, पुणे ४११०३० 


सोबत या चर्चासत्रामध्ये विवेचिल्या गेलेल्या लिप्याकृतींपैकी तीन कृती दिल्या 
आहेत. त्यांच्याबद्दल थोडेसे : (१) नागरी लिपीचे पूर्वेकडील देशांतले एक परि 
वतित रूप म्हणजे सिद्धम लिपी, सिद्धम्‌ लिपीतला हा * शिव ' शब्द अद्या वळणाने 
लिहिला गेला आहे, कौ शिवाच्या जटेतील गंगाही त्यात व्यंजनेने आली आहे 
(२) चिनी लिपीतील लीवनाची समद्ध विविधता सुचवणारे एक चित्राक्षर 
(३) सिद्धमच्या वळणांचा उपयोग करून नागरीत लिहिलेले व्हिक्‍तांर कूझ 
( १७९५-१८६७ ) या कांट, दलेगल या जमन तत्त्ववेत्त्यांनी प्रभावित झालेल्या 
फ़ेंच विचारवंताने रचलेले, रवौंद्रनाथ ठाकुर यांचे पिता देवेंद्रनाथ यांनी अनु- 
वादिलेले ' सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ ' हे सूत्र. 


कानी पडलेला विसंवाद 


एखाद्या साहित्यकृतीचा आस्वाद घेताना ती ज्या जीवनपद्धतीवर आधारलेली आहे, 
तिच्यातल्या मूल्यांचा परिचय असावा लागतो. आणि त्या मूल्यांना जर समाजमान्यता असली, 
तस्च लेखकाऱचा भाव वाचकापयेत पोचवतो. आणि भाषिक संज्ञापनाची क्रिया सफल होते 
इयामची आई हे पुस्तक वाचून भारावलेली अनेक मराठी मध्यमवर्गीय मुळे एका पिढीत 
होती 
पण आजच्या काळात, नव्या परिस्थितीत जेव्हा एका मुलाने ते पुस्तक बाचले, तेव्हाची 
त्याची प्रतिक्रिया आपल्याला अंतमुख करते. तो म्हणाला, ' या पुस्तकात तो श्यामचा बाप 
फारच नेभळट वाटला. असल्या माणसासाठी ती आई उगीच खपत होती. आणि त्या 
श्यामने सुद्धा इतकं दुःख करीत बसण्यापेक्षा शाळेबाहेरच एक फुटाण्याचं दुकान का नाही 
टाकलं ! चार पेसे सुटे असते. शिकता आलं असतं, आणि आईचेही हाळ कमी झाले 
असते. ! 
मात्र पुस्तकातला श्याम म्हातारीला मोळी उच्चलायला मदत करतो हा घडा दुसरीच्या 
(पान ४४ वर) 


२० / भाषा आणि जीवन ७ : १ / हिवाळा १९८५९ 


अनुक्रमणिका 


दखलपात्र 
विकसनशील देश: बिकसनविमुख शिक्षण 


रिचड फिलिप्स फाइनर्मन (१९१८-१९८८) हे १९६५ मधले भोतिकीचे नोबेल 
पारितोषिक मिळवणारे अमेरिकन वैज्ञानिक. त्यांनी आपल्या आयुष्यातल्या आठवणी 
आुअ्लो यु'अर जोकिंग, मिस्टर फाहइनमन ! अडव्हंचल व्ह ए क्यूरियस कॅरेक्टर 
( न्यूयॉक : नॉटंन १९८५, कागदी बांधणी : न्यूयॉर्क : बँटम बुक्स १९८६ ) या रो'चक 
पुस्तकात सांगितल्या आहेत. ब्राझिल देशात ते १९४९ आणि १९५१ मध्ये अभ्यागत 
प्राध्यापक म्हणून गेळे होते. त्या वेळच्या काही आठवणी पत्रिकेच्या वाचकांसाठी इथे दिल्या 
आहेत. ( अनुवाद काहीसा सेर आहे आणि थोडा संक्षेप केलेला आहे. आठवणी 
पुस्तकाच्या चवथ्या भागात आलेल्या आहेत.) 


: ब्राझिलमध्ये मी पहिल्या खेपेला सहा आठवडे गेलो होतो. त्या वेळची गोष्ट. त्राझिल 
विज्ञान प्रबोधिनी या संस्थेने मी नुकत्याऱच पूर्ण केलेल्या क्वांटम इलेक्ट्रोडायनमिक्स या 
क्षेत्रामधील माझ्या शोधकार्याबद्दल भाषण देण्यासाठी मला बोलावले होते. मी मनात म्हटले, 
आपण ब्राझिलमध्ये बोलल्या जाणाऱ्या पोर्तुगीज भाषेतच बोलू. ज्या भौतिकी-शोधकार्य- 
केंद्रात मी शिकवत होतो, तिथल्या दोघां विद्यार्थ्यानी मला मदत करायचे कबूल केले. मी 
सुरुवातीला आपल्या दिव्य पोर्तुगीजमध्ये आपले भाषण लिहून काढले. विद्यार्थ्यांची मदत न 
घेता. त्यांनी ते लिहिले असते, तर मळा न कळणारे आणि उच्चारता न येणारे बरेच शब्द 
त्यात आले असते. तसे होऊ नये, अशी कल्पना या मागे होती. माझ्या कच्च्या खडड्यावर 
मग मात्र त्या विद्यार्थ्यांनी मेहनत घेतली, व्याकरणाच्या चुका दुरुस्त केल्या, शब्दयोजना 
ठीकठाक केली. सुधारित खर्डा छानच झाला, पण तो अजूनही माझ्या आवाक्यात राहिला. 
मी आपले भाषण सहज वाचू शकेन आणि ते माझे मला बऱ्यापेकी समजेळ, असा विश्वास 
बाटला. सस्तेशेवटी त्यांनी माझे उच्चार नीट वटवून घेतले. 

: सभास्थळीं मी जाऊन पोचलो. पहिला वक्ता एक र्सायनविद्‌ होता. तो भाषण 
द्यायला उठला आणि बोलला तो इंग्रजीत. हा शिष्टाचाराचा काहीं प्रकार होता की, काय, 
मला कळे ना. तो काय बोलत होता, ते मात्र मळा समजले नाहीं. कारण त्याचे उच्चार 
खराब होते. म्हटले, की इतर मंडळींना तरी त्याचे भाषण नक्कीच कळले असणार. कारण 
इंग्रजी बोलण्या'ची त्यांची लकब तशीच असणार. खरे काय, ते कळायला मार्ग नव्हता. 
नंतर दुसरो स्वारी उठळी आणि तोही पड़टया इंग्रजीत बोलला. 

: माझी बोलायची पाळी आली, तेव्हा मी उठून म्हटले- माफ करा, पण ब्राझिल- 


 देखल्पात्र / ३१ 


अनुक्रमणिका 


विज्ञान-प्रबोधिनीची अधिकृत भाषा इंग्रजी आहे, हे मला ठांऊक नव्हते आणि मी इंग्रजीत 
बोलायची तयारी ठेवली नव्हती. त्यामुळे पोतुंगीजमध्ये बोलायची मुभा आपण मला द्यावी. ! 

: नंतर मी आपले भाषण पोतुंगीजमध्ये बाचून दाखवळे, आणि सगळींच मंडळी तटा 
झाली. 

' माझ्यानंतर जो बोलायला उठला, तो म्हणाला, “ युनायटेड स्टेट्समधून आलेल्या 
माझ्या सहकाऱ्यांचे अनुकरण करून मीही आपले भाषण पोर्तुगीजमध्ये देणार आहे. ” 
माझ्या समजुतीप्रमाणे ब्राझिल-विज्ञान-प्रबोधिनीमध्ये कोणती भाषा वापरायची याबद्दलची 
परंपराच मी बदळून टाकली. 

: काही वर्षांनी मळा व्राझिलमधून आलेला एक माणूस मेट्ला. मी आपल्या प्रबोधिनी- 
मधल्या भाषणाच्या सुखातीला जे शब्द बोललो होतो, ते मला त्याने सहींसही ऐकवले. 
म्हणजे माझ्या राब्दांचे मेंडळींच्यावर खोल संस्कार झाले होते, म्हणायचे. 


ब्राझिळळा दुसऱ्या खेपेला फाइनर्मन रिओ द जानीरो विद्यापीठात अभ्यागत प्राध्यापक 
म्हणून गेले. त्या वेळचे काही अनुभव त्यांनी दिले आहेत. त्यांपैकी हा एक वानगीदाखल. 

: अभियांत्रिकी विद्याल्याची प्रवेशपरीक्षा चाळू होती. तोंडी परीक्षेच्या वेळी मळा हजर 
राहून परीक्षेचे अवलोकन करायची पखानगी मिळाली. एक विद्यार्थी तर फास्च उत्तम 
होता. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे जणू त्याच्या जिभेवर होती. परीक्षकांनी त्याला डायामेंग्ने- 
टिझम म्हणजे काय, ते विचारे आणि त्याने बिनचूक उत्तर दिले. नंतर त्यांनी विचारले, 
“ जर विशिष्ट जाडीच्या शीटमधून विशिष्ट निर्देशांक एन्‌ असलेल्या पदार्थामधून प्रकाश 
विशिष्ट कोनामध्ये पलीकडे गेळा, तर त्या प्रकाशाचे काय होईल १ ” “ ती प्रकादालाका 
स्वतःशीच समांतर अशी बाहेर पडेल- मात्र विस्थापित होऊन. ” “ आणि ती किती 
विस्थापित होईल £ ” “ सर, ते मळा नक्की माहीत नाही, पण किती विस्थापित होईल, 
ते मला काढता येईल. ” थोडा वेळ घेऊन त्याने उत्तर काढूनही दाखवले. मुल्गा तयार 
होता. प्रश्नच नाही. पण पूर्वानुमबांमुळे मनात इंकेची पाल चुकचुकली. 

: परीक्षा आटोपल्यावर त्या चलाख मुलाला मी गाठले. मी युनायटेड स्टेट्स्‌मवून 
आलिला पाहुणा असून त्याला काही प्रश्न विचारायचे आहेत, असे त्याला सांगितले. प्रश्नो- 
त्तरांचा होऊन गेलेल्या प्रवेशपरीक्षेच्या निकालावर काही परिणाम होणार नाही, हेही 
आश्वासन मी त्या मुलाला दिले, माझा पहिलाच प्रश्न होता : “ डायाममेटिशम ययात 
आढळतो, अशा पदार्थाचे तुळा एखादे उदाहरण देता येईल का?” तो नाही म्हणाला. 
पुढचा प्रश्न होता : “ समजा, हे पुस्तक काचेचे बनलेले 
टेबळावस्च्या एवाद्या बस्तूकडे बवत 
प्रतिमेचे काय होईल £” 


' “सर, ती प्रतिमा विचलित होईल. तुम्ही पुस्तक. ज्या कोनातून फिरे असेल, 


आहे, आणि मी त्यातून आरपार 
आहे. जर मी काच कलती धस्ठी, तर त्या वस्तूच्या 


३२ / भाषा आणि जीवन ७: १ / हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


त्याच्या दुप्पट कोनातून विचलित होईल. ” 

* ८ तुझा आस्शामुळे होणार्‍या परावर्तनाशी तर याचा काही घोटाळा झालेल नाही 
ना?” 

तो ठासून नाही म्हणाला. 

: काही थोड्याच मिनिटांच्या अगोदर त्याने या प्रश्नाचे उत्तर सेद्धांतिक पातळीवर 
बिनःचूक दिले होते, फार काय. प्रतिमा किती विस्थापित होईल, पण मूळच्या कोनाशी 
समांतरच कशी राहील, हेही त्याला सांगता आले होते. पण काव हा सुद्धा एन्‌ निदेंशांक 
असलेला प्रकारा आरपार जाऊ देणारा पदार्थ आहे आणि त्याने अगोदर केलेला हिरोब 
आणि सांगितलेला सिद्धांत माझ्या प्रश्नालाही तंतोतंत लागू आहे, याचा त्याला पत्ता 
नव्हता. * 


शैक्षणिक सत्र संपत आले. विद्यार्थ्यांनी प्राध्यापक फाइनमॅन यांना आग्रह केला, की 
त्यांनी ब्राझिलमधल्या आपल्या अध्यापनाच्या अनुभवावर एक व्याख्यान द्यावे. ब्याख्यानाला 
विद्यार्थ्यांखेरीज प्राध्यापक आणि शिक्षणखात्याच्या अधिकाऱ्यांनाही बोलवायचे होते. फाइन- 
मन यांनी होकार दिला. 

: मी विद्यार्थ्यांना विचारठे, की मला पाहिजे तसेच मी बोललो, तर हरकत नाही ना? 
“ ह्रकत कसली ? आमच्या देशात भाषणस्वातंत्य आहे. ” असे विद्यार्थ्यांकडून 
उत्तर आले. 

: ब्राझिलमध्ये कॉलेजच्या पहिल्या वर्षाला चालणारे भौतिकीचे एक सर्वप्रिय प्रारंभिक 
पाठ्यपुस्तक बगलेत मारून मी व्याख्यानाला हजर झाळो. या पुस्तकाबद्दळ सगळ्यांना 
आवडणारी गोष्ट म्हणजे त्यात वापरलेळे विविध टाइप- महत्त्वाच्या बाबी सगळ्यांत ठळक 
टाइपात, त्याहून कमी महत्त्वाच्या कमी ठळक टोइपात, अश्या पद्धतींची छपाई होती. त्यामुळे 
समासात 1110 लिहायचे काम वाचत होते ना ! पुस्तक पाहिल्यावर एकजण चमकला आणि 
जवळ येऊन कुजबुजला, ' या पुस्तकाबद्दल काही विपरीत बोलू नका! पुस्तकाचा लेखक 
श्रोतृवर्गात बसलेला आहे आणि पुस्तक सर्वमान्य आहे. ? मी फक्त विद्यार्थ्यांनी पूर्वी दिलेल्या) 
आश्वासनाची आठवण त्याला दिली. 

: सभाग्रह तुडुंब भरलेले होते. मी विज्ञानाच्या ब्याख्येपासून सुरुवात केली- निसर्गातील 
व्यवहाराचे आकलन म्हणजे विज्ञान. असे हे विज्ञान कशासाठी शिकवायचे बरे ? अर्थातच 
स्वतःला सुधारलेला समजणारा कोणताही देश विज्ञानाच्या शिक्षणाची सोय केल्यावाचून 
कसा राहील ? इत्यादि इत्यादि इत्यादि, संगळी मंडळी माना डोलवत राहिली. त्यांचीच 
विचारसरणी मी त्यांना ऐकवत होतो. मग मात्र मी त्यांची जरा फिरकी घेतली. 

: “ अर्थात्‌ विज्ञानाचे शिक्षण का ध्यायचे, तर तशी फॅशन आहे म्हणून, हा विःचार 
काही खरा नाही.” असे म्हणून मी पुढे विज्ञानाचे व्यावहारिक उपयोग कसे आहेत आगि 


दुखलपात्र / ३३ 


अनुक्रमणिका 


मानवी जीवन सुधारण्यासाठी त्याचा कसा हातभार लागतो, याचे विवेचन केले. नंतर मी 
म्हटले, “ मठा तुम्हांला जी मुख्य गोष्ट सांगायची आहे, ती ही, की ब्राझिलमध्ये तुम्ही जे 
करता आहात त्याला विज्ञानशिक्षण म्हणता येगार नाही. ” 

८ ६ मी इथे जेव्हा आलो, तेव्हा पाहिले, तो अगदी खालच्या इयःतांमधली मुले 
मोतिकीची पाठ्यपुस्तके ग्वरीदत आहेत. युनायटेड स्टेट्स्‌मध्येही आम्ही इतक्या लवकर 
भोतिकी शिकवायला सुरुवात करीत नाही. पण नंतर गंमत पाहिली, की इतकी मुले इतकी 
कसुन मेहनत करत आहेत; पग त्यातून त्राझिल्ला भोतिकीविद्‌ काही मिळत नाहीत. असे 
का होते ? काय चुकते १ ” 

“ आता अशी कल्पना करा की ग्रीकं या अमिजात भाषेवर प्रेम करणारा कुणी विद्वान 
आहे. आपल्या देशात फारशी मुळे ग्रीक शिकत नाहीत; याची त्या ग्रीक-तज्जाला खंत 
आहे. तो दुसर्‍या एका देशात येतो. पाहतो तो छोटीछोटी मुलेही ग्रीक शिकत आहेत 
आणि तो हरदून जातो. त्याच्यावर अंतिम वर्षातल्या एका विद्यार्थ्याची परीक्षा ध्यायची 
पाळी येते आणि तो मोठ्या अपेक्षेने प्रश्न विचारतो : “ सत्य आणि सोंदर्य यांचे परस्परसंबेध 
नेमके कसे आहेत याबद्दळ संक्रिटीजचे विचार काय होते वरे १ ” उत्तर येत नाही. मग तो 
प्रश्न बद ठून विचारतो, “ तिसऱ्या संवादामध्ये सक्रिटीज प्छेटोला काय म्हणतो वरे?! 
आणि मुलाचा चेहरा उजळतो. भुररर टेप चाळू होते - सॉक्रेटीजचे शब्द तो जसेच्या तसे 
सुंदर भाषेत म्हणून दाखवतो. गंमत ही, की हीच तर सत्य आणि सौंदर्य यांच्या परस्पर- 
संबंधांची चर्चा असते! पण त्या विद्यार्थ्याला याचा काहीच थांगपत्ता नव्हता. ब्राझीलमध्ये 
तुम्ही लोक जे भोतिकीचे शिक्षण देता, असे समजता, त्याची स्थिती यापेक्षा अजिबात 
वेगळी नाही. 

: € आता ब्राझीलमधल्या बऱ्याच शाळांतून वापरले जाते; ते हे भौतिकीचे पाठ्यपुसतकच 
पाहा. ” ( श्रोतृगगामध्ये माजलेली चुळबूळ आणखीनच वाढते.) “ संबंध पुस्तकात कुठेही 
प्रयोगफल्लितांचे नाव नाही. हां, फक्त एका ठिकाणी उतरणीवरून घसरत जागाऱ्या गोळ्याचे 
वणन आहे आणि एक सेकंद्रात, दोन सेकंदांत तो किती पुढे पुढे जातो, याचे कोष्टकह 
आहे. आकडेही खरेखुरे वाटतील, असेच आहेत. सैद्धांतिक गणिताने निघतील, त्याहून 
कमी वा जास्त असेंच आहेत. प्रयोगात अद्या ' चुका ? राहणे किती स्वाभाविक आहे, याचे 
विवेचनही ळेःवकाने केळेळे आहे. उत्तम ! फक्त अडचण एवढीच आहे, की त्या आकड्यां- 
वरून गोळ्याचे त्वरण किती होते, याचा निदेंशांक मात्र बिनचूक निवतो ! वास्तविक तो 
खऱ्या निदेंशांकाच्या पाच-सप्तमांश इतकाच निवायला पाहिजे. स्थिर गोळा घसरू लागताना 
त्याच्या जडतेचे निवारण होण्यासाठी सुरुवातीला काहीं ऊर्जा खर्च होगार, त्याचे काय १ म्हणजे 
लेखकाने मांडलेळे अंतराचे कोष्टक वनावट असले पाहिजे. प्रत्यक्ष एक गोळा उतरणीवर 
घसखून अंतराची मोजमापे घेण्याची तसदी लेखकाने घेतलेली नाही. 

६: ४६ शोंष्ट एवढ्यावर थांबत नाही. सबंध पुस्तकाचे शैक्षणिक बळण-च चुकलेले आहे. 


३४ / भाषा आणि जीवन ७ : १ / हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


पानोपानी हे दाग्ववता येईल. उदाहरणार्थ, मी पुस्तक वाटेल त्या पानावर उघडून वाचायला 
सर्वात करतो. इथे पाहा. ट्रॉयबोल्यूमिनेसन्स. स्फटिकाचा चुरा केला, तर प्रकारा निघतो, 
त्याला ट्रायंबोल्यूमिनेसन्स म्हणतात. इथे जाड ठक्यात फक्त शब्दार्थ दिलेला आहे, सशि- 
वर्णन केलेले नाहीं. कसले स्फटिक चुर्डाय'चे ? त्यातून किरण कसे निघतात ? हा मजकूर 
वा'चल्यावर विद्यार्थी खरोखर स्फटिकांचा चुरा करून पाहणार का ? समजा, या पुस्तकात 
असे काही लिहिलेले असते- एक साखरेचा खडा ध्या, अंधारात तो धरा, आणि एखाद्या 
पकडीच्या मदतीने तो फोडून त्याचा चुरा करा, एक निळी तिरीप दिसते का; पाहा. इतरही 
काही स्फटिकरूप पदार्थांच्या बाबतीत असे होते. याचे नक्की कारण अजून समजलेले नाही. 
या सृष्ट्चमत्काराळा ट्रायबोल्यूमिनेसन्स असे म्हणतात. हा मजकूर वाचल्यावर कुणाला 
तरी असे करून बघायची आणि तसे करून सृष्टीची साक्षात ओळख करून ध्यायंची 
बुद्धी व्हावी. हे एकच उदाहरण आहे, अशातला भाग नाही. पानोपानी अशी उदाहरणे 
मिळतील. ” 

: भाषणाच्या अखेरीस मी म्हटले, की “ आता या स्थितीत विज्ञानशिक्षण कसे होणार? 
परीक्षा पास होण्याची तयारी करून ध्यायची आणि परीक्षा पास होणाऱ्यांनी पुढच्या पिढीनची 
परीक्षा पास होण्याची तयारी करून ध्यायची, असे हे एकाच जागी फिरणारे 'वक्र आहे. 
कुणाच्याच ज्ञानात कसलीच भर पडत नाही. पण असे तरी मी कसे म्हणू १ माझ्या इथल्या 
कारकीर्दीत दोन तरी विद्यार्थी जानाजन करते झाले आणि एक तरी भोतिकीविद्‌ भेटला, 
की ज्याचे शिक्षण संपूर्णतः ब्राझिलमध्येच झाले आहे. ” मी खाली बसलो. 

: थोड्या वेळाने सरकारच्या विज्ञानशिक्षणखात्याचा प्रमुख उठळा आणि म्हणाला 
“ श्रीयुत फाइनमॅन यांनी आपल्याला काही रोकडे बोल ऐकवले आहेत. विज्ञानावर त्यांचे 
नितांत प्रेम आहे आणि तळमळीच्या पोटीच त्यांनी टीका केली आहे. आपण ती ऐकून 
विचार करायला पाहिजे. आपल्या शिक्षणपद्धतीत काही तरी गंभीर दुखणे आहे, हे मलाही 
आजवर जाणवत होते; पण आज मला उमज पडला. दुरूणे कसले ? कॅन्सरच आहे तो! ” 
एवढे बोलून तो खाली बसला. 

' त्याच्या या स्पशेक्तीमुळे इतरांनाही कठ फुटला. सगळी मंडळी उत्तेजित झाली. काही 
विधायक सूचनाही पुढे आल्या. विद्यार्थी मंडळी सांगू लागली, आम्ही आपल्यापरीने या 
सुधारणांना हातभार लावू. एवढ्यात एक अगदीच अनपेक्षित गोष्ट घडली. ज्या दोन 
विद्यार्थ्यांचा अपवाद म्हणून मी सांगितला होता, त्यांच्यापैकी एकजण उठला आणि त्याने 
स्पष्टच सांगितले, की त्याचे बरेचसे शिक्षण जमंनीत झालेले आहे आणि तो ब्राझिलमध्ये 
यंदाचच आलेला आहे. दुसऱ्या अपवादभूत विद्यार्थ्याची तशींच काही गत होती. राहता 
राहिला, तो भौतिकी खरोखर जाणणारा प्राध्यापक. त्याने स्पष्टच सांगून टाकले, “ माझे 
सगळे शिक्षण त्राझिलमध्येच झालेले आहे; पण ते युद्धकाळात, विद्यापीठात कुणी'च प्राध्यापक- 
मंडळी जाग्यावर राहिलेली नव्हती, हे माझे सुदैव. माझा मलाच अभ्यास करावा लागला. 


दखलपात्र । ३५ 


अनुक्रमणिका 


त्राशिल्च्या रिक्षगव्यवस्थेचा त्याच्याशी काहीच संबंध नाही ! ” मी सांगितलेल्या अप- 
वादांची अशी वासळात लागली. ही शिक्षणव्यवस्था निरपवाद भयानक आहे, असे मला 
जाणवले, अपवादापुरते समाधानही मला मिळायचे नव्हते. * 


आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, प्राध्यापक फाइनमँन यांच्या मनात हे वैज्ञानिक 
कुतूहल कसे जागे झाले ? त्याबद्दळ्चे श्रेय ते आपल्या आठवणींच्या दुसर्‍या पुस्तकात 
आपल्या फारसे उचविद्याविभूष्रित नसलेल्या वडिलांना देतात. व्हॉट डु यू केअर व्हॉट भदर 
पीपल थिंक ? फदर अडवेंचजञ ऑव्ह अ क्यूरियस कॅरेक्टर ( न्यूयॉर्क : नॉ्टन १९८८, 
लंडन : अन्विन हायमन १९८९) या पुस्तकाच्या पहिल्या प्रकरणातून पुढे दिलेला मजकूर 
अनुबादित केळेला आहे. 


: आपच्या घरी एन्तायक्लोपीडिय! ब्रिईनिकाचा एक संच होता. मी अगदी लहान 
असताना बाबा मठा मांडीत घेऊन त्याच्यातून काही वाचून दाखवायचे. समजा, आम्ही 
डायनोसॉर जातीच्या प्राण्यांवदळ वाचतो आहोत, आणि टिरॅनोसॉरस रेक्‍्स या प्राण्याचे 
बणेन चालले आहे- डायनोसॉर जाती'चा हा प्राणी पंचवीस फूट उंच असतो आणि त्याचे 
डोके सहा फूट रुंद असते. ' 

“ या ठिकाणी बाबा वाचन सोडून म्हणायचे : “ म्हणजे नेमके काय, ते आपण बघू. 
याचा अर्थ तो प्राणी आपल्या पुढच्या अंगणात उभा राहिला, तर तो आपल्या या खिडकी- 
तून डोकत्रू केळ. ” ( आम्ही दुसर्‍या मजल्यावर होतो.) “ पण त्याचे डोके मात्र खिडकी- 

तून येऊ शकणार नाही. ” ते जे काही वाचून दाखवत त्यांचा अनुवाद ते लगेच कोगत्या 
तरी परिचित वास्तवात करीत. 


* उन्हाळ्याच्या सुटीत काही आजूबाजूची कुटुंबे मिळून सहलीला गेली होती. पुष्कळ 
मुलांना त्यांचे त्यांचे बाप रानात हिंडायला घेऊन गेले. सोमवारी परत आलेली मुळे एकत्र 
खेळत होती. 

“ एक मुलगा मळा म्हणाला, “ तो पक्षी पाहिळास का? कोणत्या जाती'चा पक्षी 
आहे तो?” 

: मी म्हटले, “ मला तर अजिबात ठाऊक नाही, बुवा ! ” 

:्तो म्हणाला, “ तो तर ब्राउनथोटेड श्रशा आहे. तुझे बाबा तर तुला कार्हींनच 
शिकवत नाहीत, वाट्तं ? । 

' गोष्ट खरोखर नेमकी याच्या उलट होती. बाबांनी तर मला शिकवले होते. ते म्हणायचे 
“ पाहिलास तो पक्ची. त्याला आपण काहीही नाव देऊ शकतो. इटॅल्यिन, पोठुंगीज, चिनी, 
जपानी भाषेत काय नावे आहेत, हे पण माहीत करून घेऊ शकतो. पण जगातल्या सगळ्या 


३६ / भाषा आणि जीवन ७ : १ | हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


भाषांतळी नावे जरी तुला माहीत झाली, तरी तुझ्या ज्ञांनात भर पडली ती देशोदेशींच्या 
भाषांवद्दल, त्या पक्ष्याबद्दल नाही. आपण त्या पक्ष्याकडे बघत राहू आणि तो काय करतो 
आहे, ते पाहू. मुद्दा तो आहे. आता हे बघ, तो आपल्या पिसांच्या वर सारखी चोच 
मारतोय्‌. इकडे तिकडे फिरताना त्याचा तोच उद्योग चालला आहे. ” “ चालला आहे 
खरा. ”, मी म्हटले. त्यावर त्यांनी विचारठे, “ असे तो का बरे करत असावा १” मी 
म्हटले, “ असे तर नसेंळ की उडता उडता पक्ष्यांची पिसे विसकटत असतील आणि मधून 
मधून ते ती चोचीने परत ठीकठाक करून घेत असतील १” “' कल्पना काही वाईट 
नाही, पण ती खरी असली, तर पक्षी उड्डून खाली आल्यावर पिसांवर चोच मारण्याचा 
उद्योग थोडा वेळ जोरात चालेल, जमिनीवर उतरून थोडा वेळ तसाच गेला; तर मात्र 
पिसांवर चोच मारायची गरज त्यांना इतकी भासणार नाही. आले का लक्षात १” “ आले 
की *, मी म्हटले. ते म्हणाले. “ आपण आता प्रत्यक्षच बघू , आपल्या अपेक्षेप्रमाणे होत 
आहे का, ते १” थोडा वेळ निरीक्षण केल्यावर तसे काही होत नाही, हे लक्षात आले. 
:: आपण हरलो, बुवा, का बरे पक्षी आपल्या पिसांवर चोच मारत राहतात १” “ त्यांच्या 
पंखांतून प्रोटीनचा कोंडा वाहेर पडतो, तो खायला उवांच्या जातींचे कीटक त्यांच्या पंखावर 
ठाण मांडतात, त्या उपद्रवामुळे ते पक्षी अशा चोची मार्त असतात. त्या पक्ष्यांच्या जिवावर 
हे कीटक, त्या कीटकांच्या जिवावर इतर जीव, अशी ही पोषणाची साखळी चालते. ” 

सगळ्यांना असा बाप मिळेल, असे नाही. पण शिक्षणव्यवस्थेत निदान काही शिक्षक 
तरी असे सगळ्यांना मिळायला नको का ? निदान काही पाल्यपुस्तकाचे लेखक तरी ! 
सगळेच काही नोबेल पारितोषिक विजेते होणार नाहीत. पण सगळेनच विज्ञान-पढीक तरी 
बनू नयेत, पुष्कळसे विज्ञानार्थी तरी बनावेत ! 


प्रेषक, भनुवादक : अश्लोक रा. केळकर 


कशाला किती वानू नये 


बाडय़यीन संस्कृतीच्या संवधनात परभाषेतील सकस साहित्याचे अनुवाद मोलाची भर 

घालतात. त्यासाठी अनुवादांना प्रतिष्ठा मिळणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे मात्र सकस 

६ अनुवादित ? साहित्यापेक्षा निकृष्ट ' अनुदानित * साहित्याचा'च जास्त बोलबाला होतो, ही 
दुदेंवी बाब आहे. 

चंद्रकांत पाटील, * कवितेचा अनुवाद ?, भालोचना नोव्हेंबर १९८७ 

( समावेश : आणि म्हणूनच, पुणे ! प्रतिमा प्रकारान, १९८८) 


दुखल्पात्र / १७ 


अनुक्रमणिका 


मै 


रवींद्रनाथांची मुलांना देणगी 
अपर्णा झा 


नाना भाषा, नाना लोक, नाना परिधान, 
बिबिघेर माझे देखो मिलन महान 
असलेल्या आपल्या भारतात, आपण मराठी लोक जिला बंगाली म्हणतो, ती बांगला 
भाषा मोठ्या मानाने उचासनावर विराजमान झालेळी आहे. तिच्या मुकुटात, भारताला 
जगाच्या नकाशात मानाचं स्थान देणारी ' देदीप्यमान रूनं आहेत. ती नररूनं जरी आज 
आपल्यांत नसली, तरी त्यांच्या बाड्मय-प्रतिभेचा झरा आजही मनाप्राणाला आनंदाचा 
स्पर्श करील, इतका निर्मळ आहे. वेकिमचंद्र, शास्चद्र, ही नावं उच्चारताच भानेदमठ, 
दुर्गशनंदिनी, श्रीकांत ह्या कादंबऱ्या नजरेसमोर येतात. यांनी मराठी मनाला मोहवलं 
आहे- तसं खीद्रनाथ ठाकुर म्हटलं, की प्रथम गीतांजडी आणि असंख्य गोष्टी, कादंबर्‍या 
नाटके, कविता, प्रहसन, वालकथा, प्रबंध, पत्रं असं प्रचंड काही डोळ्यांपुढे तरळून जातं. 
रींद्रसाहित्य एवढं अफाट आणि अनेकांगी आहे, की कोणत्याही पेळूचा पूर्ण वेध ध्यायचा 
तर कठीण काम आहि. रवींद्रांच्या अफाट लेखनापेकी बऱ्याच लेखनाचा अनुवाद मिन 
आहे. इतका, की मराठी साहित्यात पदव्युत्तर शिक्षणातील एक स्वतंत्र लेखक म्हणून त्यांचा 
अभ्यास करता येईल. 

गुरुदेव रींद्रांच्या वाड्मयसागरात सहजपाठ नावाचं एक सुंदर रुन आहे. ( कलकत्ता : 
विश्वभारती ग्रंथनविभाग, भाग १-४, अनुक्रमे १९३२, १९३२, १९४१, १ ९४२). 
€ बाळानां सुखबोधाय ? स्चलेल्या या सहजपाठात बांगला भाषेचे मुळाक्षरांपासून सुरू होगारे 
पाठ आहेत. पाठांचं वैशिष्ट्य त्यांच्या नावातूनच लक्षात येतं. सहजपणे - * अनायाससाध्य ! 
(चलन्तिका : आघुनिक बंगभाषार भभिघान, राजरोखर बसु ) असे पाठ. याचे एकूण 
चार भाग. पैकी पहिले दोन पूर्णपणे रींद्रांनी लिहिलेले असून त्याला प्रसिद्ध चित्रकार 
चिरस्मृत नंदलाल कसु यांच्या सुरेल्शा चित्रांची जोड आहे. तिसर्‍या आणि चौथ्या 
भागांतील सर्व कविता रवींद्रांच्या असुत सर्वश्री क्षितीशा राय, तनयेंद्रनाथ घोष, निर्मलचंद्र 
चट्टोपाध्याय, नित्यानंद विनोद गोस्वामी, तेजेश्वाचंद्र सेन, उपेन्धनाथ दास, पुण्यमय सेन 
प्रमथनाथ सेनगुपत, यांनी लिहिलेले गद्य पाठ आहेत. चारही भागांत लिखाणातला सिंहाचा 
वाटा रवींद्रनाथांचा असल्यामुळे सहजपाठ हे त्यांचे मानळे जात असावेत. ( तिसऱ्या व 

चोथ्या भागावर क्षिती राय यांचे नाव संपादक म्हणून घातलेले दिसते. 
पढिल्या मागात अ पायून क्ष पर्यतची अक्षरे, एक, दोन, चार अशा गटागटांनी घेऊन 
छोट्या ळवढद पळिदयत (याळ बंगाहीत छडा म्हणतात) मांडली आहेत. हेतू हा, की 


३८ / भाषा आणि जीवन ७ : १ / हिषाळा १५८ 


अनुक्रमणिका 


छोट्या दोन ओळींच्या माध्यमातून अक्षरांशी - वर्णांशी दोस्ती व्हावी व क्रमानी त्यांची 
ओळख झाल्यावर गद्यापेक्षा गेय ओळींनी ती पक्की ध्यानात रहावी. उदाहरणार्थ 


पाहा--बाट हाते ए ऐ वाटी हातात अ अ 
हॉक देय दे दोई । हाक देडे दे दही 
किंबा डाक पाडे ओ ओ हाक देतात ओ ओऔओ 
मात आनो बडो बो । भात आण बडी बहू । 
अथबा 'प्चवछजझ दले दले वछजझ गटागटात 
बोझा निये हाटे चले । बोजा घेऊन बाजारी जात 


अदा नादलयबद्ध ओळी मनाला चटकन स्पश करून स्मरणातही पक्क्या राहतात. 
काही अक्षरे, त्यांच्याशी संबंधित शब्द आणि त्यांतला नाद यांचा सुरेख संगम असणारा 
हा ठडा पहा: 


ट ठ ड ढ कोरे गोल 
कांघे निये ढाक ढोक | 


वर्णांना वैयक्तिक रूप, नाद, गेयता असावी आणि ती त्यांच्यापासून बनणाऱ्या शाब्दां- 
तूनही प्रत्ययाला येते. 

उदाहरणार्थ, ट ठ ड ढ ण जे खडखडीत मू्थन्यवणे आहेत, त्यांपासून बनणारे शब्दही 
तसाच खणखणीत नाद ऐकवतात. उदा., मराठीतले ढोल, डफ, तुणतुणं हे शब्द; आणि 
रवींद्रांनी याचा वापर बालमनावर ते वण आणि शब्द सहजतेने ठसावे, इकडे केलाय. 

यानंतर अ, आ, इ इत्यादी खरांवर भर देगारे छोटे छोटे गेय थाटातले छडे आहेत. 
त्यांतील विषयही नेहमीचे- बंगाली वाताबरणातले. सुप्रसिद्ध लेखक पु. ल. देशपांडे यांनी 
त्यांच्या व्याख्यानात एका धड्याचा सुंदर परामर्श घेतलाय, तो अनेकांनी ऐकलाय अथवा 
वाप्चळा असेल. तसाच हा एक पाठ, प्रामुख्याने ओकार एकाराचा-- भोर होलो । धोपा 
आरो । एड तो लोका धोपा । गोराबाजारे बासा । ओर खोका खूप मोठा गालफोला । 

हा झाला वणे आणि शब्दांसाठी खींद्रनाथांनी केळेळा नेटका प्रपंच. आणि त्यानंतर 
येतात या सर्वांवर आधारित अगदी छोट्या छोट्या वाक्यांनी बनलेले धडे. बांगला भाषेचे 
वैशिष्ट्य आहे. छोटी बाक्‍्यं प्रत्येक वाक्यात क्रियापर पाहिजेच, असं नाही. ' अलत्पाक्षरी 
बहुर्थ ' असंच तिचं रूप आहे. अशी खूप वाक्यं सहज येतात. उदाहरणार्थ : थालारभारा 
कोईमाछ । बाढा माछ । शॉरा भारा चिना छाना | किंवा नीलबाती | लाल बाती ।... 
इत्यादी । याशिवाय मधूनमधून रबींद्रनाथांची नादमधुर अशी बालगाणी आहेत. त्यांतले 
विषयही इतके भावणारे आहेत, की बंगालीत प्रशांसा करायची तर ' भारी चोमोत्कार * । 
उदा., हा-एक कवितेचा अंशा पाहा 


रपीप्रनार्थांची मुलांना देणगी / ३९ 


अनुक्रमणिका 


रोज रोज भाबे बोशे प्रदीपेर आलो 

उडिते पेताम जदि होतो बडो भालो । 

भाबिते भाबिते रोषे, कबे पेलो पाखा 

जोनाकि होलो शे घरे जाय नातो राखा । 

म्हणजे, रोज रोज वाटे बसून दीपज्योतीला 

उडायला जर आलं, किती छान वाटेळ मला । 
विचार करता करता शोबटी कधी फुटले पंख 
काजवा ती झाली आणि उडाली निःदोक ॥ 


मुळांच्या मनातल्या जादुई कल्पनाच इथे शब्दाकार घेऊन अवतरल्या आहेत. त्यात 
मुलेच काय, पग मोठी माणसेदेखील दंग होऊन जातील. 

दुसऱ्या भागात सुरर गोष्टी अगदी सोप्या भाषेत आहेत. जोडाक्षरांच्या * शिक्षे 'साठी 
म्हणजे जोडाक्षरांचं लेखन प्रामुख्यानं शिक्षणासाठी या भागातळे पाठ आहित. बंगालीत 
जोडाक्षरं ( जुक्तावक्खर ) लेखन जरा कष्टसाध्य आहे. पण या पाठातून ते रंजक केलं 
उदा., हे धड्याचे काही अंश पाहा- रकाराचा रेफ आणि रकार पोटात शिकवणारे. जसे - 

बषा नेमेछे । गोर्मि आर नेई । मेघेर गर्जन चोलळछे । कणेफुलि नदीते बन्ना (९ पूर) 
देखादियेछे ।...इत्यादि आणि दुसरा -- 

उडदिरि नदीर झरना देखते जाबो । दिंनटा बंडो बिश्रि । झुनछो बज्रेर शब्द, श्राबन 
माऱेर बादला । उड्रीने बान ( पूर ) नेमेछे । जलेरे श्रोत बडो दुरन्तः । इत्यादी... 

तिसर्‍या आणि चोथ्या भागापासून वेगवेगळ्या विषयांवरील विविध बाचनपाठ आहेत. 
त्यात प्राणि-पश्षि-जगतातीळ विषयांवर लेखन आहे. कोळी जीवनाबरील गोष्टी आहेत. 
दिकारकथा अन्‌ निसर्गकथा आहेत. शेवटी श्यांतिनिकेतनःची माहिती ( कोणी सुरू केलं 
वगेरे ), गुरुदेवांचे वडील महर्षी देवेंद्रनाथ ठाकूर यांची माहिती, याशिवाय तत्कालीन 
जमीनदार व कुळांच्या कथा या सर्वातून तत्कालीन देशकाल समाजस्थितीची माहिती अगदी 
सोप्या, सुलभ भाषेत प्राथमिक वर्गातल्या मुलांना करून दिली आहे. मधूनमधून रवींद्र- 
नाथांची छान छान गाणी, उदा.-रोबिवार- किंवा ' मोटा केंदो बाघ *. अतिशय गमतीदार 
व मनोरंजक, खरोखर मुळातूनच आस्वाद ध्यावा, अश्या या कविता आहेत. या पाठाच्या 
जोडीला पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागरांच्या वर्णपरिचय भाग १, २ या पुस्तकांचाही सहभाग 
असतो, तो योग्यच आहे. स्वतः गुरुदेवही त्यांवरून बांगला शिकले. 

अश्शी ही सर्व बालमनं (आणि प्रोढ मनंही ) खेचून घेगारी पाठ्यपुस्तक - जी 
पिढ्यान्‌ पिढ्या आनंदानं वाचली गेली, आत्मसात केली गेली- ती पश्चिमबंग सरकारनं 
बंद केली, ती राजकीय हेतूने. या पाठांवर मोठा परिसंवाद झाला होता. त्यांमध्ये पाठांची, 
मुलांच्या दृष्टीने क्रमवार आखणी (४189041101) आहे, की नाही, त्यांतले विषय, 


४० / भाषा भाणि जीवन ७: १ / हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


त्यातल्या भाषेची धाटणी, वळण अदा अनेक स्तरांवर खूप खळ झाला होता. या सर्वांतून 
तावून सुला <न निघाले, तरीही ज्याकाळात गरीब गरीवच राहिले आणि श्रीमंत श्रीमेतच होत 
गेले, त्या काळातल्या जमीनदारांचा मोठेपणा मिखणाऱ्या कथा या पाठात आहित, त्यांना 
आता विराम दिला पाहिजे; आता देश स्वतंत्र झालाय, देशात वाहणाऱ्या नव्या वार्‍याच्या 
झुळका पोरांच्याही अंगाला लागल्या पाहिजेत, किंबहुना हे सारं नवं बालवयापासूनच 
कळायला हवं, त्यासाठी नव्या संदर्भातील नव्या कथा, नवी माहिती मुलांपुढे यायला हवी. 
आणि म्हणून पाठ्यपुस्तकांची स्वना नव्यानं करायला हवी. गुरुदेवांचं मोठेपणा अमान्य न 
करता या राजकीय संदर्भामुळे सहजपाठ शाळांतून बंद झाले, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. पण 
अजूनही आजी-आजोबा पिढीतील मंडळी घरी मुलांना सहजपाठ नक्कीचं शिकवत 
असतील, अधिक वाचन, गमतीचं वाचन, म्हणून ! 


सहजपाठांचा हो आवाका मांडताना महाराष्ट्रातल्या आचार्य प्र. के. अत्रे यांच्या नवयुग 
वाःचन माठेची आठवण होते. बंगाली बांधवांच्या बऱ्याच पिढ्यांची मातृभाषा जशी सहज- 
पाठांनी जोपासली गेली, असंच साधारणपणे आचाय अत्र्यांच्या नवयुग वाचनमाठेचं आहे. 
दोन्ही मालांनी आपापल्या भाषेंत मातृभाषेच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडवून 
आणण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले. साहजिकच तुलना मनात येते. कारण दोन्हीही वाः'चन- 
पाठच, तेही प्राथमिक वर्गातील मुलांसाठीचे, आणि मातृभाषेचं उत्तम रिक्षण देणारे. 
: नवयुग वाचनमाला ? ही सहजपाठाच्या अर्थाने आचाय अव्यांची नाही. या वाचन*. 
माळेचे संपादक आचार्य अन्ने आहेत. एकाही वाचचनमालेत खुद्द अत्र्यांचा एकही धडा 
अगर कविता नाही, पण दुलभ अश्या योजकाच्या जागी अत्रे आहेत. त्यांनी निवड करून 
संपादन केलेली ही वाचनमाला गुरुदेवांच्या सहजपाठांप्रमाणेच मराठी माध्यमाच्या मुलांच्या 
दृष्टीने नुसताच शालेय अभ्यासक्रम नसून स्वतः अत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे त्यांच्या वाचनाने 
५ मुलांची भाषा उत्तम होऊन कल्पनेलाही 'चाळना मिळावी व नैसर्गिक जिज्ञासेचे समाधान 
व्हावे व अनुभवाचे क्षेत्र विस्तीण व्हावे” हा तिचा हेतू आहे. वस्तुतः 'नवयुग वाचनमाला? 
१९३६ पासून १९७१ पर्यंत अखंड चालली आणि नंतर सरकारी धोरणे बदलण्यामुळे, 
दर तीन वर्षांनी पाठ्यपुस्तके बदलण्याच्या योजनेमुळे ती आता पार दृष्टीआड म्हणजे संदर्भ- 
ग्रंथांच्या कपाटात जाऊन बसली ! सहजपाठांप्रमाणे जमीनदारांच्या वगेरे कथा त्यांत नाहीत. 
भारत हा शेतीप्रधान देश असल्याने तत्संबंधी माहिती ब कथा देणारे चांगले चांगले पाठ, 
कविता यात आहेत. उदाहरणार्थ, दुसऱ्या भागातील “* शाळेसी रोज जाताना मजविध्ने येती 
नाना ? अश्या ' शाळेचा रस्ता ? ही कविता ( कवि- ना. गं. लिमये; ) माधव जूलियनांची 
: कशासाठी £ पोटासाठी ? ही कविता, तर कवि गणेशांची “पाखरांची शाळा ही सुपरिचित 
व मजेदार कल्पना असलेली कविता आहे. तसेच ' झोपडीची किंमत ? ही मनोरंजक आणि 
उद्‌बोधक गोष्ट, व्यं. ग. बापटांची “ कावेबाज कोल्हा * ही पंचतंत्रछापाची गोष्ट, पोटोबाचे 


रवींद्रनाथांची सुलांना देणगी / ४१ 


अनुक्रमणिका 


पत्र! हा एक मुलांना खाण्यापिण्याविषयीचे गमतीदार व पत्ररूपाने शिक्षण देणारा पाठ 
असे अनेक सुंदर धडे दुसर्‍या व तिसऱ्या भागात आहेत तर पहिल्या भागात, प्रामुख्याने 
ज्यात अकार, इकारादी असून * चला सुट्टी झाली * किंबा ' लहान माझी बाहुली 'सारखी 
छान छान बाळगीतं आहेत. या दोन्ही कविता लोकप्रिय आहेत. वाचकांपेका बहुतेकांना 
त्या स्मरत असतीलच. 

स्वातंत्र्योत्तर काळात हे सर्व कालबाह्य नसूनही शालेय अभ्यासक्रमातून ही नवयुग 
वाच्चनमाला बंद झाली, हे आता मराठी शिकगाऱ्या मुलांचं दुदेंवच म्हणायला हवं ! 


सहजपाठाचे पहिळे दोन भाग व नवयुगवाचनमालेचे पहिळे दोन भाग यांत स्चनेच्या 
टीने खुपच साम्य आहे. सानेगुरुजींनी म्हटलंय तसं मुलांचं मनोरंजन करणार्‍या दोन्ही 
महाभागांचे आता परम अर्थाने प्रभूशी नाते जडले असले, तरी त्यांच्या लेखनाचा उपयोग 
ज्या पिढ्यांसाठी केळा गेला, त्यांना आपली भाषा घडवणाऱ्या महाभागांचं विस्मरण कदापि 
होणार नाही. आजकाल या दोन्ही भाषा द्वितीय भाषा म्हणून शिकल्या जातात. ते ते 
भाषक आपापल्या घरी मातृभाषा बोलत असले ( अर्थात इंग्रजीमिश्रित ) तरी इंग्रजी 
माध्यमवाल्यांची टक्केवारी रूप आहे. त्यामुळे मराठी ही त्यांची द्वितीय भाष्रा ठरली 
आहे ! हीच गत बंगीय छात्रांची आहे. तिकडे तर हे प्रमाण जास्तच असावे. पण तरीही 
द्वितीय भाषास्तरावर विद्यार्थी किंवा गरजू अमराठी किंवा अबंगाली ती ती भाषा शिकायला 
वागतील अगर रिंकत असतील, त्यांच्यासाठी नवयुग वाचनमाला अगर सहजपाठांसारखे 
पाठ यांचं अजूनही फार महत्त्व आहे. भाषिक प्रवासातला तो मेलाचा दगड आहे. एक 
अबंगाली बांगला भाषक या नात्यानं माझा तरी तसा अनुभव आहे. इति । 


भाषाविज्ञानविमाग, डेकन कॉलेज, पुणे ४११ ००६ 


४२ / भाषा भागि जीवन ७ : १ / हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


भाषानिरीक्षण 
तिची भाषा 


नीलिमा गुंडी 


ल्हान मले भाषा कशी शिकतात, भाषेच्या ठायी असलेल्या विविध शक्‍ती कशा 
आत्मसात करतात; या गोष्टीचे मला कुतूहल वाटत आलें आहे. त्यामुळे माझी 
मुलगी दीड ते दोन वर्षे वयाची होईतो तिने केलेला भाषेचा वापर मो नोंदवीत 
होते. त्यातून आलेले काही अनुभव सांगण्याजोगे आहेत. 

अनेक असंबद्ध अक्षरांची मालिका तोंडाने उच्चारणे; हा छोट्या मुलांचा एक 
आवडता खेळ ! त्या खेळातूनच त्यांच्या अंगी जणू भाषा जाणण्याची आणि 
क्वचित घडविण्याचीही शक्‍ती येत असावी. माझी मुलगी सुरुवातीला असे अनेक 
अक्षरसमूह सतत बडबडत असे आणि मलाही 'ते शब्द (? ) म्हण ', म्हणून सांगे. 
त्यावेळी मनात येई, ' किती नवीन शब्द घडविणे अजून शक्‍य आहे ! ' किंबहुना 
नवे शब्द घडविण्याचे तिचे कामचालही असेच की ! तिच्या खेळण्यांमध्ये एकात 
एक कडी गुंफण्याचा एक खेळ आहे. त्याला ती * टोटो ' असे म्हणते. तिच्या 
खेळण्यातल्या प्राण्यांना, बाहुल्यांना तिची अशी अथंपुर्ण नावे आहेतच ! 

एका बाजूला अशी स्वत:च्या जगापूरती वेगळी भाषा वापरत असतानाच आपली 
प्रचलित भाषाही ती शिकत आहे. एक दिवस ती मला सांगू लागली, “ दादा 
मावशींना ' आई ग * म्हणतो. ” आणि हसली. तिच्या पाळणाघरातील मावशींना 
सवे मुले ' मावशी ' म्हणतात; पण त्यांचा मुलगा मात्र * आई ' म्हणतो, असा मला 
याचा सरळ अथे वाटला. पण एक दिवस पाळणाघरात खूप वेळ घालवल्यावर 
लक्षात आले, की दादा आईला दर वेळी ' आई ग ” म्हणतो. वास्तविक नुसते 
। आई म्हटले, तरी पुरते. माझ्या मुलीने त्या ' ग* या (काहीशा लाडिक) 
संबोधनाची हसून नोंद घेतलो होती. म्हणजे भाषेत कोणते शब्द कोठे वापरायचे; 
या भाषेच्या सामाजिक संकेतांचेही भाव तिला आले होते. 


भाषेच्या साहाय्याने कलानिर्मिती करता येते, हे ही तिला अजाणतेपणे कळले 
होते; याचा अनुभव मला आकस्मिकपणे आला. माझ्या मुलीचा ' इडली ' हा 
पदा्थे अत्यंत आवडता. एक दिवस मी काहीतरी कारणाने तिच्यावर चिडले. 
तेव्हा ती एकदम म्हणाली, “ आई चिडली. उद्या करणार इडली. ” मी एकदम 


भाषानिरीक्षण / ०२३ 


अनुक्रमणिका 


चकित झाले. अनेंक बडबडगीते पाठ असल्यामुळे नादाचा अचूक सांधा जोडन 
यमकाचा वापर तिने येथे चपखलपणे केला होता. पण त्याहून महत्त्वाचे, म्हणजे 
तिने मला चिडलेल्या अवस्थेत हसायला लावले होते. म्हणजे योग्य ती भावना 
जागी करण्याची भाषेची शक्‍ती देखील तिला वापरता आली होती, तर ! 


रूपके, प्रतिमा यांची निर्मिती करणे; ही भाषेची शक्‍ती देखील लहान मूलांच्या 
ठायी असते. माझी मुलगी सव्वा वर्षाची असल्यापासून दिव्याला * डोळा ' म्हणत 
असे. यात असलेले सुप्त रूपक तिला कितपत जाणवले होते, कोण जाणे ! पण दोन 
वर्षांची व्हायच्या आत ' घबघबा ' बघितल्यावर तिने सहजपणे व्यक्‍त केलेली, 
प्रतिक्रिया होती : “ पाणी घसरगृंडी करंतंय्‌. ' येथे तिने तिच्या जगातल्या वस्तूंचा 
अचूक संदर्भ जोडून जाणतेपणे एक सुंदर प्रतिमा घडवली होती ! 


मराठी विभाग, स० प० महाविद्यालय, पुणे ४११०३० 


(पान ३० वरून पुढे) 
क्रमिक पुस्तकात आहे. तो धडा बाचून एक मुल्गा म्हणाला, ' यात कसली मदत १ 
म्हातारीच्या डोक्यावर मोळी देण्यापेक्षा हा धट्टाकटा मुल्गा स्वतःच का नाही घेऊन गेला 
ते ओझे तिच्या घरापर्यंत १ मी नाही म्हाताऱ्या माणसांना काम सांगत. जे जे माझ्याने 
होईल, ते मीच करतो आमच्या घरात. 

या दोन्ही ग्रामीग भागातल्या मुलांच्या धरी आईबाप निरक्षर होते. पहिल्या पिढीत 
शिकून वाचायला लागल्यामुळे त्यांचा या पुस्तकाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अगदी ताजा आणि 
निराळा आहे. इये आणखी एक लक्षात घेणे जरूर आहे, की पांढरपेशा मुलाला इग्रामची 
आहे हातात मिळण्यापूर्वीच साने गुरुजी हे नाव, त्यांचे काही यांचा परिचय वडीळ माणसे 
करून देतात आणि हे पुस्तक चांगलेच असणार. असा पूर्वग्रहही निर्माग केला जातो. 

वर उल्ले केलेल्या ताज्या दमाच्या मुलांना हे पुस्तक फारसं चांगलं वाटलं नाही; 
आणि वाचता वाचता तर त्यांना पुस्तकाचा 'चक्क केटाळा आला. अर्थात लेखक कोण, है 
त्यांच्या लक्षात राहणे दूरच. 


४४ / भाषा आणि जीवन ७: १ | हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


ज्याची त्याची प्रचीती 
मराठी भाषतील आदचर्याचे आंबटगोड धक्के 


इरीना ग्लुरकोव्हा 
संतत मागे पुढे करणाऱ्या माझ्या दादाला 


एक वषे पूर्ण होऊन, मला स्फूर्ती मिळते, त्या पुण्याला पुनः भेट द्यायचं भाग्य 
भालं. होटेंलळवर पाय टाकल्पाबरोबर अर्थातच माझ्या जिवलग मित्रमैत्रिणींना मी 
आल्याची आनंदाची बातमी कळवायला फोनला चिकटले. काही केल्या कोणाचा 
फोन लागेना. पुण्यात फोन लागत नसतो, हा नवीन अनुभव नाही, तरीसुद्धा फार 
वाईट वाटलं. मुक्काम कमी आणि मित्रमंत्रिणी फार. सर्वांचं निदान दर्शन तर 
घेतलंच पाहिजे, नाही का ? रिसेप्शनला तक्रार केली, तेव्हा त्या माणसांनी मला 
माहिती दिली- पाच आकडी संख्यांचे ३ हा आकडा सुरवातीस असलेले नंबर 
बदलून सहा सहा आकड्यांचे झाल्याचं त्यांनी मला सांगितलं, तुम्ही मागे ४ लावा. 
म्हणून सांगितलं. त्याचप्रमाणे फोन फिरवला, पण मध्ये तोच गुंजगुंजणारा आवाज. 

नाइलाजानं रिक्षा करून मंत्रिणीकडे पोचले. * अग, काय चाललंय तुझ्या 
पुण्यात ?' रागावून विचारलं. ' तुझ्या ३३४५० नंबरच्यामागे ४ लावला, त्याचं 
३३४५०४ झालं. तरी फोन न लागल्यामुळे दत्त म्हणून प्रत्यक्ष यावं लागलं. 
मंत्रिणीला हसू आलं. ' चुकलं तुझं. पुढे लावायचा नव्ह्ता, मागे लावायचा होता. 
माझं काय चुकलं, मला समजेना. मैत्रिणीनं कागदावर तिचा बदललेला फोन नंबर 
लिहून दाखवला - ४३३४५० ! तेव्हा मेत्रिणी एकमेकांशी मारतात, त्या गप्पां- 
कडून माझं लक्ष उडालं- विचारात पडले - हे कसं काय ? पुढे म्हणजे ' स्पेरेद्यी ', 
' मार्गे' म्हणजे ' स्झाद्यी ' या स्थलवाचक क्रियाविशषषणांबाबत मराठी आणि 
रशियन माणसांची कल्पना वेगळी आहे का ? माझी समजूत घालणारं असं उत्तर 
मिळवण्यासाठी मी माझ्या मेत्रिणीला एक प्रश्‍न विचारला, ' हकुनचा उलट शब्द 
कोणता ?' ती म्हणाली, ' अपशकुन '. ' म्हणजे ' अप ' लावायला पाहिजे, नाही 
का ?' * होय *. * अप कुठे लावायला पाहिजे ?' ' शकुन'च्या मागे, पुढे लावलास 
तर " शकुनअप ” होईल ! 

आम्ही रशियन आणि मराठी माणसं डावीकडून उजवीकडे लिहितो. लिहिणं ही 
स्थितिश्ील प्रक्रिया नसून एक गतिशील प्रक्रिया आहे. या दृष्टीने शब्द म्हणजे 


मराठी भाषेतील भाश्वर्यांचे आंबटगोड 'वक्के | ४५ 


अनुक्रमणिका 


अंतर व्यांपणारा पदार्थ. अंतर व्यापायला वेळ लागतो, म्हणजच लिहायची क्रिया 
सुरू होते आणि संपते. यामुळें ' आधी / पूर्वी ' आणि नंतर ही वेळ दशवणारी 
क्रियाविशेषणं या ठिकाणी ' मागे | पुढे बरोबरच वापरण्यात येतात आणि अंतर 
कोणत्या क्रमाने व्यापले जाते, याचा बोध' होतो. त्याचप्रमाणे हा पदार्थ कोणत्या 
दिशेनं अंतर व्यापत जातो, हे मराठी माणसाच्या जगाच्या कल्पनेप्रमाणे जास्त 
महत्त्वाचं असेल. आगगाडीशी तुलना केली, तर गाडी सुटायचा बरिदू मार्गे राहतो. 
म्हणून सुरवातीला लागणारा प्रत्यय किंवा आकडा मागे लावावा लागतो. रशियन 
माणसाच्या जगाच्या कल्पनेप्रमाणे जिथे शब्द लिहायच्या क्रियेची सुरुवात होते, तो 
महत्त्वाचा बिंदू असेल. अंतराच्या आणि वेळेच्या दृष्टीनं जे काही आधी येतं, ते 
“ मागे ' नव्हे, ' पुढे ' लागतं. (यावरून एक गमतीचा निष्कषं काढायचा असेल, तर 
मराठी माणसाचा विचार ' दिश्याप्रधान ' आणि रशियन माणसाचा विचार * बिदु- 
प्रधान ' आहे असं म्हणता येईल). तीच कल्पना इंग्रजी माणसाची असेल - यामुळे 
01/005911101 आणि ]७०५]०५॥०॥ हे दोन इंग्रजी परिभाषिक शब्द स्थलभेद 
दाखवतात. 

बरं झालं, ते कोडं सुटलं. मैत्रीण स्वयंपाकघरात चहा करायला गेली. ४ आकडा 
पाहिजे त्या ठिकाणी लावून एका मित्राचा नंबर फिरवला. भेटायची वेळ ठरवली. 
मेत्रि?णीचा आवाज ऐकू आला - ' भेटला आहे का तुझा मित्र ?! ' अग, कसा 
भेटेल ?' “ मग घरी नव्ह्ता का?' 'का बरं ? बोलणं झालं त्याच्याशी फोन- 
वरून !' ' तेच म्हणाले - भेटला आहे !' ' आम्ही भेटलो कुठे ? भेटायची वेळ 
ठरवली... 

 झेटणं ', * सापडणं ', ' मिळणं ', ' आढळणं ', याबद्दल माझा नेहमी घोटाळा 
असे. रशियन भाषा एरवी मराठीपेक्षा कमी समृद्ध नसून त्यात वेगवेगळ्या 
परिस्थितीत येणार्‍या या चार क्रियापदांचा अर्थ सांगण्यासाठी फक्‍त एका रशियन 
क्रियापदाचा वापर होतो. पण मराठीचा अभ्यास करता करता ही तफावत लक्षात 
आली. आता परत घोटाळा. भेटणं म्हणजे एखाद्या माणसाचं आधी ठरलेले किवा 
अनपेक्षित दर्शन. घडणे असा माझा अंदाज होता. पण प्रत्यक्ष दंन न घेताच नुसती 
फोनवरून बोलणी झाली, तरी ' मी मित्राला भेटले ', असे म्हणणे चूक ठरत नाही. 

म्हणजे माझ्या रशियन विद्यार्थ्यांना ' भेटणं ' विषयी माहिती सांगताना माण- 
साचा इंद्रियामाफेत अनुभव आला, को तो भेटला, असं समजायचं. मग कानांमाफंत 
असो किवा डोळ्यांसमोर असो - प्रत्यक्षच. (' आक्षि ! म्हणजे डोळा ! ) म्हणजे 
माणसाशी जवळूनचा किवा दूरूनचा संपर्क झाला, की तो भेटला. 

परदेशी भाषा शिकत किंवा शिकवत असताना त्या भाषेचा उच्चार, व्याकरण 
किवा वाक्यरचना आत्मसात करण्याबरोबर जशी सांस्कृतिक संदर्भाची तपशीलवार 


४६ / भाषा न्षाणि जीवन ७: १ / हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


माहिती पाहिजे, तशीच त्या भाषेच्या भौगोलिक क्षेत्राचीही पाहिजे. महाराष्ट्राचा 
हिवाळा रशियाच्या उन्हाळयापेक्षा जास्त गरम असतो यामुळे “* हिवाळा 'चं 
“ झीमा “ म्हणून अन्‌ ' उन्हाळा'चं ' ल्येतो ' म्हणून रशियन भाषेत भाषांतर करणं 
कितपत योग्य आहे, हीसुद्धा एक विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. रशियन 
* झिमा ' शब्द कानांवर पडला, कौ नकळत हिमवर्षाव आणि बफे यांची आठवण 
येते. उलट “ हिवाळा ' शब्दानं सुखद गारवा. आठवतो. 

आणखी एक उदाहरण - ' अंथरूण-पांघरूण चं. झोपायच्या वेळी वापरायचं 
कापड पातळ असेल, तेव्हा ते माणसाच्या शरीराखाली किंवा वर असो, त्याला 
रशियन भाषेत ' प्रस्तीन्या ' म्हणतात. कापड जाड असेल, तेव्हा त्याला वेगळे ताव 
देतात, मराठी माणसाचा दृष्टिकोण एकदम वेगळा आहे. कापडाची जाडी लक्षात 
न घेता ते कापड खाली पसरतात किंवा वरती पांधरतात या गोष्टीला मराठीभाषक 
अगदी सहजपणे महत्त्व देतात. 

मी मराठी बोलते, तेव्हा माझे मराठी समित्र-मंत्रिणी माझी चेष्टा करण्यात फार 
पटाईत आहेत. त्याला माझी अजिबात हरकत नसते. मी केलेल्या चुका कळल्या, की 
मलाही गंमत वाटते. कधीकधी एखाद्या चोखंदळ मित्राचं खो-खो हसणं इतकं 
गमतीशीर असतं, कौ चूक लक्षात आली नाही, तरी त्याच्यापाठोपाठ ह॒सल्याशिवाय 
मला राहवत नाही. पण लहान मुलं जल्ली त्या चुकांचं मूळ न जाणवता/ जाणता 
मातृमाषा बोलायला लागतात, तसं प्रौढ माणसांचं परदेशी भाषेचं शिक्षण चालत 
नाही. त्यामुळे धघामिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भोगोलिक, इत्यादी कल्पना लक्षात 
आल्या असल्या, तरी मराठी बोलणाऱ्या परदेशी माणसाला मराठी भाषेतील 
आदइचर्याचे गोड धक्के सारखे खावे लागणारच. मग तो माझ्याप्रमाणे त्याची 
चिकित्सा करो वा ना करो. अंतर-वेळ, गरम-गार यांसारख्या उलटसुलट 
जोड्यांचा विचार करताकरता एकंदर रशियन-मराठी जगाच्या रचनेबद्दलच्या 
कल्पता यांमधील भेदभावाविषयीच्या विचारापर्यंत मी येऊन पोचते. 


एशियन आफ्रिकन देश संस्थान, मॉस्को राज्य-विद्यापीठ, मॉस्को १०३००९ 


मराठी भाषेतील आश्रर्यांचे भांबटगोड धक्के / ४७ 


अनुक्रमणिका 


साद आणि प्रतिसाद 
अनुवादसुचीचा संकल्प : एक आवाहन 


मुद्रणाची सोय उपलब्ध झाल्यापासून मराठीत आजवर जी पुस्तके छापली गेली 
आहेत, त्यांत अनुवादांची संख्या फार मोठी आहे. भाषांतर, रूपांतर, कल्पना- 
स्वीकार, प्रकारांतर (वाड्मयप्रकारात बदल), भाषेतल्या भाषेत प्राचीनाचे 
अर्वाचीनीकरण, गद्याचे पद्यात वा पद्याचे गद्यात रूपांतर अश्या अनेक रूपांनी हे 
अनुवाद मराठीत अवतरले आहेत. 

केवळ भाषिक अडसरामुळे किवा अपरिचित वातावरणामुळे एरवी आपल्याला 
अज्ञात राहिली असती किवा आपल्या मनापर्यंत पोहोचली नसती अशी कित्येक 
पुस्तके आपल्यापर्यंत पोहचवून आपले ज्ञानभांडार आणि अनुभवविश्व समृद्ध 
करण्याचे फार मोलाचे काम या परभृत म्हटल्या गेलेल्या साहित्याने म्हणजे 
अनुवादांनी केले आहे. त्याबद्दलची कृतज्ञता व्यक्‍त करण्यासाठी, आपली त्यांच्या- 
संबंधीची माहिती परिपूर्ण आणि अद्ययावत करण्यासाठी, आणि सर्वे जगाला कवेत 
घेण्याच्या दृष्टीने या मार्गाने मराठीत आजवर जी उलाढाल झाली आहे, त्याची 
नीट कल्पना येण्यासाठी त्यांचा अभ्यास व्हायला ह्वा. अनुवादांची संपूर्ण अद्ययावत 
सूची हे अशा अभ्यासाचे एक महत्त्वपूणे साधन ठरेल. 

सूचिकार शंकर रामचंद्र दाते यांच्या स्मृतीला जागून ही संकल्पित मराठी 
अन्‌वादसूची इमानदारीने करण्याची इच्छा आहे. ती तयार करण्याचे काम सध्या 
सुरू आहे. त्यासाठी विविध ग्रंथालयांतील पुस्तके प्रत्यक्ष बघून त्यांची नोंद घेतली 
जात आहे, परंतु आपल्याकडची ग्रंथालयांची परिस्थिती सर्वपरिचित आहे. अनेक 
पुस्तके ग्रंथालयात पोहोचलेली नसतात, पोहोचलेली अनेंक गहाळ झालेली असतात 
किवा अनेकदा सुचीच्या दृष्टीने अत्यंत आवदयक अल्ली आरंभीची आणि शेवटची 
पाने फाटलेली असतात. अशा स्थितीत केवळ ग्रंथालयातील पुस्तकांवर विसंबले, 
तर सूची अद्ययावत, संपूण, आणि निर्दोष होईल, अशी आज्याच करायला नको. 
यासाठी आपणां सर्वांना नग्न विनंती आहे, की वाचक, लेखक, अनुवादक, प्रकाशक, 
ग्रंथपाल यांपैकी कोणत्याही नात्याने अनुवादित पुस्तकांची माहिती आपल्याला 
असल्यास आपण ती अवव्य द्यावी. 

आपल्या माहितीत पृस्तकासंबंधीचे पुढील तपश्लील असावेत : मूळ पुस्तकाची 
भाषा, वाडूमयप्रकार किंवा विषय (अथंशास्त्र, राज्यशास्त्र वगरे), लेखकाचे ताव, 
मूळ पुस्तकाचे नाव व प्रकाशनवरषं; अनुवादित पुस्तकाचे नाव, अनुवादकाचे नाव, 


४८ | भाषा भाणि जीवन ७! १ / हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


अनुवादाचे प्रकाशनवषं, आवृत्ती, प्रकाशकाचे नाव व पत्ता, पृष्ठसंख्या, किमत 
अनृवादाचा प्रकार, इतर काही माहिती देण्याजोगी वाटली तर ती. 

वरील सवे तपशील देता आले, तर उत्तमच. अन्यथा जितके देता येणे शक्‍य 
आहे, तितके देऊन ही माहिती डॉ. वीणा मुळे, १०२ गजानन सहनिवास, टिकेकर 
रस्ता, धनतोली, नागपूर, ४४००१२ यांच्याकडे पाठवावी. 


सूचनाफलक 


पत्रिकेबद्दलचे वार्षिक निवेदन 

* मराठी अभ्यास पत्रिका ! या नियतकालिकाची मालको व इतर बाबी यांच्या- 
संबंधी निवेदन [ वृत्तपत्रे आणि पुस्तके नोंदणी अधिनियम, कलम डी १९ (बी) 
आणि वृत्तपत्रे नोंदणी ( केंद्रीय ) नियमावली १९५६, नियम ८, नमुना ४ यांना 


अनुसरून फेब्रुवारी संपल्यानंतर प्रकाशित झालेल्या पहिल्या अंकात द्यायचे असते, 
ते निवेदन ] 


१. प्रकाशनस्थळ : पुण, महाराष्ट्र. 

२. प्रकाशनाची कालनियतता : त्रेमासिक : जानेवारी, एप्रिल, जुले, ऑक्टोबर- 
मध्ये. , 

३. मुद्रकाचे नाव, राष्ट्रीयता, पत्ता : विजया देव; भारतीय; ६१। १६ 
एरंडवणे, आयकरभवनासमोरची गल्ली, पूणे ४११००४. 

४. मुद्रणस्थळ : संजीव मुद्रणालय, ४६९ सदाशिव पेठ, पुणे ४११००४. 

५. प्रकाशकाचे नाव, राष्ट्रीयता, पत्ता : विजया देव; भारतीय; चिटणीस, 
मराठी अभ्यास परिषद, पत्ता कलम ३ प्रमाणे. 


६. संपादकाचे नाव, राष्ट्रीयता, पत्ता : अशोक रामचंद्र केळकर; भारतीय; 
ए-२, परिमल, १२३९-ए, आपटे रस्ता, पुणे ४११००४. 


७. पत्रिकेच्या मालकाचे नाव, पत्ता, एकंदर भांडवलाच्या एक टक्क्याहून अधिक 
हिरशाचे भागीदार किवा भागधारक असल्यासत्यांची नावे व पत्ते : मराठी अभ्यास 
परिषद, ए-२, परिमल, १२३९-ए, मापटे रस्ता, पूणे ४११००४. 


मी विजया देव असे प्रतिज्ञापूवेक सांगते, की वर दिलेला तपशील माझ्या 
माहिती आणि समजुतीप्रमाणे खरा आहे. 


पुणे, १ एप्रिल, १९८९ विजया देव, प्रकाशिका 


सूचनाफलक / ४९ 


अनुक्रमणिका 


वाडय़मयसू'ची 
मराठोतोल भाषाविषयक लेखन: १९८८ 


- | प्राध्यापकांचे मराठी शुद्धलेखन केव्हा, कसे सुधारणार ? (संपादकीय) / 
मराठवाडा दैनिक ( औरंगाबाद ) १९८८.०४.०६ / प्रतिक्रिया : भास्कर लक्ष्मण 
भोळे, वि. भि. कोलते, दीपक पाटील, शिवाय पहा : सामंत सत्त्वशीला. 

- / सराठी परभाषा म्हणून शिकवण्याची सामग्री (वाड्मयसूची) / भाषा आणि 
जीवन ६: ३ : ४५-७, पावसाळा १९८८ 

अग्निहोत्री द. ह. / अभिनव मराठी शब्दकोश : योजना, निमिती व अनुभव / 
भाषा आणि जीवन ६: २: १२, उन्हाळा १९८८ 

आचाय माधव ना. | प्रतिशव्दाची उलझन ( भाषानिरीक्षण ) | भाषा आणि 
जीवन ६: २: ३८, उन्हाळा १९८८ 

आचाये माधव ना. मराठी व्याकरणपरंपरेचे नव्याने परीक्षण (पुस्तक परीक्षण) / 
भाषा आणि जीवन ६: १-४१ हिवाळा १९८८ / कृ. श्री. अजुंनवाडकर, मराठी 
ब्याकरण : वाद आणि प्रवाद, १९८७ 

आवळीकर पंडित / तेलंग विजया / ' सवालक्ष ',' घडामोड ', आणि ' हारूवरू | 
भाषा आणि जीवन ६: २: १०, उन्हाळा १९८८ 

इंदापुरकर चं. द. / मराठी भाषा : व्यवस्था आणि अध्यापन / पुणे : काँंटिनेंटल, 
१९८८ 

काळे कल्याण / नामदेवांच्या अभंगांचा दहेलीवेज्ञानिक अभ्यास / साहित्यसूची 
९ :५:६०, जून १९८८ 

काळे कल्याण / भाषा : सोयी किती, तडजोडी किती ? (संपादकीय) / भाषा 
आणि जीवन ६: २: १, उन्हाळा १९८८ 

काळे कल्याण / भाषाविज्ञानाचे अध्यापन / साहित्यसूची ९: ४: ५८, मे १९८८ 

काळे कल्याण / हेही एक संज्ञापनच ( संपादकीय ) / भाषा जीवन आणि 
६: १: १, हिवाळा १९८८ 

कुलकर्णी द. भि. / मांडामांड : विरहिणीच्या खुणा / सोबत (साप्ताहिक, पुणे) 
१९८६. ०१-१९ / पुनमृंद्रण : एका शब्दाच्या निमित्ताने ( दखलपात्र ) / भाषा 
आणि जीवन ६ : ३ : ३४-६, पावसाळा १९८८ 

कुलकणी व. दि. / पदव्युत्तर अध्यापतामागील भूमिका / साहित्यसूची ९: ४: 
३९, मे १९८८ / पदव्युत्तर पातळीवरील मराठीचे अध्यापन. 


५० / भाषा भाणि जीवन ७ : १३ / हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


कुलकर्णी सु. बा. / त्या ओळी मराठी नव्हेत / तरुण भारत (देनिक, नागपूर) 
रविवार १९८८. ०७.०३ 

कुलकर्णी हू. बा. / ग्रंथपरीक्षण : कृ. श्री. अर्जुनवाडकर, मरीठी व्याकरण : वाद 
आणि प्रवाद, १९८७ / महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका अंक २४४: ३२, जाफेमा 
१९८८ 

केंकरे दामू / नाटकातला शब्द / रविवार सकाळ (५णे) दिवाळी १९८८. 
११.०६ पृ ३, ६. 

केळकर अशोक रा. / भाषेशी खेळणे ( सपादकोय ) / भाषा आणि जीवन ६ : 
३: १, पावसाळा १९८८ 

खरे विश्वनाथ / ' सुळकुंबा आणि पोपटी ' बद्दल थोडेसें (साद आणि प्रतिसाद), 
भाषा आणि जोवन ६: १ : ३३, हिवाळा १९८८ / संदर्भ: मा. ना. आचायं 
उन्हाळा १९८८ 

गोखले द. न. / भाषिक व्यवहारातील विवेक (भाषाशोधन : ४,५) / महाराष्ट्र 
साहित्य पत्रिका, अंक २४५ एमेज्‌ १९८८; २४६ जुऑस १९८८ 

गोगटे मधुकर ना. / लिपी बदलू या / समचित (नागपूर) जाफेमा १९८८: 
३९ / शिवाय भाषा आणि जीवन ६: ३: ३७, पावसाळा १९८८ 

घारे दीपक / पूरवंग्रह : जेविक आणि भाषिक / भाषा आणि जीवन ६: १: १७, 
हिवाळा १९८८ 

चितळे पद्माकर | भाषा आणि वळणं / साहित्यसूची ९: ६ : २५, जुल १९८८ 

टिळक नानासाहेब/दुमिळ शब्द (दखलपात्र) /भाषा आणि जीवन ६: ४: ३२, 
दिवाळी १९८८ 

तिरुमलेश कि. वे. / सर्जक अनुवाद : एका व्यक्‍तीचा दृष्टिकोण / इंग्लिशवरूतन 
अनुवाद : विजया देव / भाषा आणि जीवन ६: ३: ५, पावसाळा १९८८ 

देव विजया / आमच्याकडे आणि तिकडे ( भाषानिरीक्षण ) / भाषा आणि 
जीवन ६: २: ४१, उन्हाळा १९८८ 

देव विजया / श्री. म. माटे यांची वाड्मयीन शेली / भाषा आणि जोवन ६ : 
४: १७, दिवाळी १९८८ 

देशपांडे दिनकर खं. / जोडशब्द, प्रतिसाद शब्द : एक भाषिक गंमत / अनुबंध 
(गुलबर्गा) जाफेमा १९८८ पू. २४ 

धोंगडे रमेश वा. / भाषा आणि अथे / महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका अंक २४५ 
एमेजू १९८८ 

धोंगडे रमेश वा., रानडे उषा, झा अपर्णा / मराठी शिका : मराठीचा परभाषा 
म्हणून अभ्यास : पुस्तक पहिले / पुणे : भाषाविज्ञान विभाग, डेक्कन कॉलेज १९८८ / 


मराठीतील भाषाविषयक लेखन १९८८ | ५९ 


अनुक्रमणिका 


माध्यम इंग्लिश / परीक्षण : इरीना ग्ल॒श्कोव्हा, भाषा आणि जीवन ६: ३२ : ३९- 
४४ पावसाळा १९८८ 

धोंडगे दिलीप / शाळा (साद आणि प्रतिसाद) / भाषा आणि जीवन ६: २: 
२४, उन्हाळा १९८८ | संदर्भ : तारा भवाळकर, पावसाळा १९८७ 

भागवत म. शं. / मराठी भाषा : भारतात परकी आणि महाराष्ट्रात पोरकी ! / 
लोकसत्ता रविवार १९८८-११.२७ 

भागवत विष्णुपंत / विष्णुपंत भागवत / मुंबई: वि. पु. भागवत स्मारक समिती, 
हारा पॉप्युलर बुक डेपो १९८४ / त्यांच्याबद्दल आणि त्यांनी लिहिलेले लेख / 
परीक्षण : राजीव नाईक, भाषा आणि जीवन ६: २: ४६, उन्हाळा १९८८ 

पळशीकर सुहास / मराठीतून राज्यशास्त्र : दोन प्रयत्न / भाषा आणि नीवन 
६: १: ३ हिवाळा १९८८ 

पाटील पुरुषोत्तम / फूकमारी (भाषानिरीक्षण) / भाषा आणि जीवन ६: २: 
४१ उन्हाळा १९८८ 

पुंडे द. दि. / रहावा (भाषानिरीक्षण) | भाषा आणि जीवन ६: २: ४०, 
उन्हाळा १९८८ 

मंडले आश्या / आधुनिक स्त्रियांची भाषा / स्त्री, जानेवारी १९८८ 

रहाळकर गो. ह. / मराठी भाषेतून विज्ञान, तंत्रज्ञान शिक्षणास कायद्याने बंदी 
नको / पुणे : लेखक, १९८८ / केवळ खाजगी वितरणासाठी काढलेली पुस्तिका | 
१०४७, सदाशिव, पूणे ४११०३० 

राजगुरू मेघमाला / संवादाची भाषा / भाषा आणि जीवन ६: २: २६, 
उन्हाळा १९८८ 

लाळे प्र. ग. / कालिदासाच्या शेलीची काही वैशिष्ट्ये | अनुबंध (गुलबर्गा) 
अंक ४५ एमेजू १९८८ पृ. ३ 

साठे उषा शरद / किटाळ (भाषानिरीक्षण) | भाषा आणि जीवन ६: ४: ४२ 
दिवाळी १९८८ 

सामंत सत्त्वतीला / (अ) शुद्धलेखनालळा आरंभ करा / मराठवाडा (दैनिक, 
औरंगाबाद) १९८८. ०६.०३, १९८८. ०६.०४/ संदर्भ पाहा : प्राध्यापकांचे मराठी 
शुद्धलेखन केव्हा, कसे सुधारणार ? (संपादकीय) 


५२ / भाषा भागि जीवन ७ : १ / हिवाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


>> 
पेसे भरण्याबद्दल सूचना 


पैसे रोख दिल्यास आठवणीने पावती ध्यावी. चेक ' मराठी अभ्यास परिषद्‌ या नावाने 
काढावा. मनीऑरडिर कूपनवर किंबा 'चेकसोबतच्या चिठ्ठीवर पैसे पाठवणाराचे नाव, पत्ता, 
रकम, आणि ती कशापोटी पाठवडी ते अवश्य लिहावे. नमुना अंक मिळाला असल्यास 
कोगता मिळाला याचा उल्लेब करामा. चेक बँकेच्या पुण्यात्राहेरच्या शाखेचा असल्यास 
रकमेत २ स्पये वटगावळ म्हणून भर घालावी. पावती मागाहून पाठविली जाईल. 


पत्रिक्रेची वगणी 


पत्रिकेची बार्षिक वर्गणी भरताना पत्रिकेचे वर्ष जानेवारी ते डिसेंगर असेच राहील हे 
लञ्ञात ध्यावे. पत्रिकेचे वर्षात चार अंक निवतात. मात्र १९८३ मध्ये केवळ दोनच अंक 
निम्राळे आहेत. पत्रिकेचे चाडू वर्षाव्यतिरिक्तचे अंक हवे असल्यास मिळू राकतीळ. सध्या- 
तरी त्यांची आकारगी वर्गणीच्याच दरात करण्यात येते. ती पुढीलप्रमाणे : 

वाहू वर्गणी परिषदेच्या सामान्य सभासदांसाठी ( सभासद वर्गणी धरून ) वर्षाला 
२० रु, 

चालू वगंगी संस्था आणि सभासद नसलेल्या व्यक्‍ती यासाठी वर्षाला ४० रु. 

सुट्या अंकाला ( मग तो चाडू वर्षाचा असो की मागील वर्षांपैकी असो) १० रु. 

मागील अंक मागवताना वर्ष १ (१९८३) मध्ये फक्त दोन अंक निवाले, वर्ष २ 
( १९८४ ) पासून मात्र दर वर्षाला चार अंक निघाले हे लक्षात ध्यावे, 


परिषदेची वगणी 


सामान्य सभासदाची वार्षिक वगेणी वर दिलीच आहे. एका घरात एकापेक्षा अधिक 
सामान्य समासद असले आणि त्यांपैकी एकाच्याच नाबावर पत्रिकेचा अंक हवा असला 
तर इतर सभासदांनी केवळ १५ रु. भरायचे आहेत. उदाहरणार्थ, एका घरात दोन सभासद 
आणि एक अंक अशी स्थिती असल्यास वर्षाला ३० रु. 5 १५ २. भगवे लागतील. 
आजीव सभासदत्वासाठी २०० रु. ( परदेशी अंक पाठवायचा डासल्यास शिवाय 
१०० रु. ); देणगीदारासाठी ५०० रु. किंवा जास्त; आश्रयदात्यासाठी १००० रु. किंवा 
जास्त. ( आजीव, देणगीदार, आश्रयदाता सभासदांना पत्रिकेची वेगळी दर्गंणी नाही. ) 
परिपदेचे सभासदत्व व्यक्तीला मिळेल, संस्थेला नाही. 


जाहिरातीसाठी दर 


पूण पान ७०८० ₹., अर्धे पान ४०० रु. पाव पान २५० र., शुमेच्छासूचना 
१०० रु., आवरगपृष्ठ चार १००% ₹., आवरणपृष्ठ दोन / तीन ८०० र. जाहिरात हिंदीत 
बा इंग्रजीत असल्यास चालेल, मराठीत असल्यास उत्तम, 


अनुक्रमणिका 


नोंदणी क्रमांक 040048/83 


ऑयलग्कात्पाट व 7९० ४९९५ ण 4िवविया (रव्यात शर्वाशव$ 
707 शट. पश्‍९ ण यानाला पा0८् /९वाश 1॥॥१९॥श वावा 0 
7107-//वाव 8 


॥॥॥७३१,॥1॥1-) 5180९10681 0६11६86५६5: 800९ 0९८ 


॥|॥॥5( ६७४७ 810 1१०८6 ॥8[8611915, |॥(॥०0५०॥०॥ (0 18॥11॥18- 
1081 5(100[ए॥॥85, 810. 5908 8४९७९१४१8७/ ९0॥॥॥॥॥॥08101 810 
१/००8७७॥७७४ ४४०४७] ॥॥0 32 ८०१४७1७ .॥॥॥(७5. 47() 39999; 
1982; 85. 150 | 


॥॥॥७॥॥॥1-। ८0॥१९६१5$५॥॥1॥0॥॥[॥- $॥1(॥1|॥015 
70॥॥(८6९1) 007/6/581101518709॥1५ 110॥ ७७४ 804५820 10 
॥॥661॥119 ००815. 248 १७9७५; 1983; 8१5. 90 | 
॥॥॥५॥॥॥॥॥॥ 8८॥171॥॥१७5 


ग४९/€९॥[/॥॥७/७ 80011 ॥8801109 ॥॥॥(5 (0 0011016167 910 101100 
118 ७॥॥९०५७९०१॥५, ००४७॥॥५ ॥93॥8(01, 08501०), 1७७ ७/॥[॥॥, 
310 0(॥७' ॥0065. 89 ७9१५७5; 1983; 85, 50 


1॥.॥७॥३,॥1॥-॥॥ ९४0७७॥५8॥ए-६॥४ ॥॥॥७॥ए॥॥- 
॥॥॥७॥,॥1॥-॥ ॥--0७8॥1६0 /0०९८॥७80-१तिॉ 


(0110811015 1०. [6 165. : ९018591860. ॥॥88[0-19॥59॥) 
₹110915॥11-॥॥81/9[11 १/००8७०॥|8॥8७5, 86_99865; 1983; 8३5. 75. 
45 ०99७5; 1983: 85. 35 


3810500161 1000060 5९ ॥॥. 0000/॥ 0५80 (9:”>73”) 
२5. 400 101 [॥९ 5९; ॥1॥018 ४०1७॥॥७5$ (0 _101100/ (0: 00९6 ॥018 
980४०1८6९० 589895. 


पा 8तीठा$, 0. ४७७ 868॥159) भा0 २8 ॥४॥०(७/, ॥8४७ ७0009 [(॥९ 
€>॥७॥5॥४७ 6:1॥९1॥॥९॥०७ 308 ।॥(॥०५४/॥७०५७९ ० [8010181 85 ४४७॥ 85 ॥0१8॥ ॥801(॥1005 
10 0657 07 (॥5 00180018४७ शी०1((०॥॥॥ 3 501005 ५०७, ॥1॥8 ॥6९0७1 ॥83॥28110॥ 
० ॥७ ॥९860 701 (॥७-(७830॥1109 ० ॥४॥9॥8111 85 3 5800019 ।8&॥909१98 ॥835 ॥808683॥ 0 
॥॥७ 80५९! 80812०0 (॥९७०७०/ ज॑ 51ला ०॥र्॥॥॥/ ७॥७९)810९0 ॥18(011815 1॥8( 0310 
0०8 ७58५ ॥ (॥8 0७18551001 35 ४४७|॥। 85 1॥ 9 * 5७-6७ । 0 ' [॥019॥" 8७७७090, 

४७81160७18 110॥) 1॥8 ॥७॥०॥5॥७5 : (1 ) |॥७886[॥ &0॥%/39 ?98115॥180, &-2 
2811101021, 1239-66, 6७16९ 1३०७०, 7?णा९ 411 004. (2) 0७01911181, 34/902 ॥४०॥1॥- 
19981, 80०10108%/ 400 024, ॥॥5० ॥0॥ : ॥॥(९॥8[॥०॥७।| 800९ $6९॥९0९, 098008॥ 
७%॥)॥९॥॥७॥8, ?॥॥18 411 004 


कती 000 “ 
[9131195 9७९1 310 ७ १15८०७॥; ॥8॥06815 0०. ?3159॥80 0 813॥1[118॥ ५९.8 
50 ०५१1७८०५॥, 0" ०08१॥९७ ७100] 68१0 85, 2 [0९/915 ००॥॥७०१॥०॥ ०819७5. 


ह. 


ति हििनन अन्म डडडडडाडडडडडडााडडडडा काडला वनडडकाकडडाडा डालडा ाडाााडाााामाडाडडडाडडाडाडड लाड डावा 


अनुक्रमणिका 


